RNINo . MAHBIL/ 2012144835 
Regn. No. PCE/069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra .gov .in 


. 


. 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


[ पृष्ठे ५६, किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक यांजकडून 

घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/१/ ईटपाल/६/ २७ / १४४ / २०१५ .- जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव , लोंढरी या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३२९९ /१४२६ / प्र. क्र . ४३६ / र-३, दिनांक २ डिसेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेत 
जमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
साठवण तलाव , लोंढरी खु ।। जामनेर 

लोंढरी खु। । 

जामनेर 
लोंढरी, __ लोंढरी बु। । जामनेर 

लोंढरी बु । । 

जामनेर 
तालुका जामनेर, पिंपळगाव कमानी जामनेर 

पिंपळगाव कमानी 

जामनेर 
जिल्हा जळगाव. 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

साठवण तलाव , लोंढरी, तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे . त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचेपुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचे निर्बध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव, ३ फेब्रुवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


जामनेर 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/ १/ ईटपाल/६/२७/ १४६ / २०१५. - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव, मोयगाव या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३० ( २००१)/ १३०८ / प्र . क्र . ३३० /र -३, दिनांक १७ एप्रिल २००२ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून 
शेत जमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
साठवण तलाव , मोयगाव बु | | जामनेर 

मोयगाव बु | | 

जामनेर 
मोयगाव , लोंढरी बु। । जामनेर 

लोंढरी बु । । 
तालुका जामनेर , 

पिंपरखेडा 

जामनेर 
जिल्हा जळगाव . 

टाकळी खु ।। 

जामनेर 
टाकळी बु ।। 

जामनेर 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

साठवण तलाव मोयगाव , तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील. 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक, जळगाव . 
जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०१५.. 


पा 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/ १/ ईटपाल/ ६/ २७/ ८१८/ २०१५ . - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव , पाळधी या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३२९९ / १४२४ /प्र. क्र . ४३९ /र - ३, दिनांक २१ डिसेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेत 
जमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
साठवण तलाव , गोंडखेल 

जामनेर गोंडखेल 

जामनेर 
पाळधी, पाळधी जामनेर पाळधी 

जामनेर 
तालुका जामनेर , 
जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

साठवण तलाव , पाळधी, तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत. मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव. 
जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/१/ ईटपाल/ ६/ २७ / ८१९ / २०१५ . - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील लघु तलाव , शहापूर या पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 
महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन विभाग 
यांचेकडील क्रमांक आरपीए/ ३२/ २००० / प्र. क्र . १४९/ र- ३, दिनांक २६ जून २००० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेतजमिनीचे 
कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
लघु तलाव, शहापूर , शहापूर 

जामनेर शहापूर 

जामनेर 
तालुका जामनेर , 

जिल्हा जळगाव . 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

लघु तलाव, शहापूर , तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे . त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचे निर्बंध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 
जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०१५ . 

पुनर्वसन प्रशासक, जळगाव. 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व/ १/ ईटपाल/ ६/२७/ ८२० / २०१५ . - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील कमानी तांडा भरण कालवा या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना मा . विभागीय आयुक्त 
यांचेकडील पुनर्वसन/ कार्या.९ ( १)/ प्रा . ११/ एनआर - २० / २००४, दिनांक १२ ऑगस्ट २००४ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून शेत 
जमिनीचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 
नाव फक्त शेत जमीन तालुका 

गाव 

तालुका 
कमानी तांडा 

वडगाव जामनेर नाही 

नाही 
भरण कालवा , पिंपळगाव कमानी जामनेर 
तालुका जामनेर , पिंपळगाव बु . जामनेर 
जिल्हा जळगाव . हिवरखेडा दिगर जामनेर 

शेरी 

जामनेर 
पहुर 

जामनेर 
सोनाळा 

जामनेर 
पाळधी 

जामनेर 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

कामनी तांडा भरण कालवा, तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम १२ 
अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ पासून उठविण्यात येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचे निर्बध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 
जळगाव , ३ फेब्रुवारी २०१५ . 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक विकास - २/विवअ./ क . १५६ अधिकार / ७५९७/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये दि अर्बन को - ऑप. बँक 
लिमिटेड, धरणगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
(१) व ( २) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) ( ५) (६) ( ७) (९ ) (१०) ( ११) ( अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२) ( १३) (१४ ) ( १५) ( १७) ( १८ ) व (२०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३ ) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित बँकेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
(८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
(९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र.क्र . २३१ /१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये . 

परिशिष्ट 
अ.क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


३ 


१ 


श्री . प्रविण रमेशसिंह राजपूत 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


२ 


श्री . ज्ञानेश्वर मंगा भामरे 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी . 


३ 


श्री . भाईदास यशवंत सोनवणे 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


४ 


श्री . सचिन गुलाबराव दौंड 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


वसुली अधिकारी, 
दि अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , 
धरणगाव, तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 
वसुली अधिकारी , 
दि अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , 
धरणगाव , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 
वसुली अधिकारी , 
दि अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , 
धरणगाव , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव . 
वसुली अधिकारी, 
दि अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , 
धरणगाव , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव . 
वसुली अधिकारी , 
दि अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , 
धरणगाव, तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 
वसुली अधिकारी , 
दि अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , 
धरणगाव , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 
वसुली अधिकारी, 
दि अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , 
धरणगाव, तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 
वसुली अधिकारी, 
दि अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , 
धरणगाव, तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव. 


५ 


श्री. भूषण दिलीप भोई 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


६ 


श्री . संजय विश्वनाथ सुर्यवंशी 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी . 


७ 


श्री . सचिन दिनकर वैद्य 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


८ 


श्री. शरद छबीलदास लोहार 


जळगाव जिल्हा 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


जळगाव , ३१ ऑक्टोबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


क्रमांक विकास -२/विवअ./ क . १५६ अधिकार / ७४७४/ सन २०१२.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये श्री . देविदास भोळे अर्बन को 
ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच ) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५)( ६)( ७) 
(९ ) ( १०) ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२) ( १३) ( १४ ) (१५ ) ( १७) ( १८ ) व ( २०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

(१ ) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४) संबंधित बँकेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
( ९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१/१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


१ 


श्री . विवेक चिंतामण पाटील 


भुसावळ तालुका 


विक्री व वसुली 
अधिकारी . 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री. देविदास भोळे अर्बन को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , जिल्हा जळगाव. 
विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री. देविदास भोळे अर्बन को - ऑप . क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , भुसावळ , जिल्हा जळगाव . 


२ 


श्री . विजय जनार्दन जंगले 


भुसावळ तालुका 


विक्री व वसुली 
अधिकारी. 


जळगाव , ३ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक विकास- २/विवअ./ क. १५६ अधिकार / ६५९६/ सन २०१२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , जळगाव या आदेशान्वये दि भुसावळ पिपल्स को - ऑप. 
बँक लिमिटेड , भुसावळ ( अवसायनात ) या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ 
( १) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ (एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३)(५)( ६) (७)(९) ( १०) (११) ( अपसेट 
प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ) (१३ ) (१४ ) (१५ ) (१७ )( १८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४ ) संबंधित बँकेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


( ६ ) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/प्र.क्र . २३१ /१५- सी , दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . विकास दिनकर फिरके 


जळगाव तालुका 


दि भुसावळ पिपल्स को - ऑप. बँक लिमिटेड , 
भुसावळ ( अवसायनात ) 


विक्री व वसुली 

अधिकारी . 


जळगाव , ९ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक विकास- २/विवअ./ क. १५६ अधिकार / ६५९७/ सन २०१२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये खान्देश अर्बन को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड , जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१) व (२ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच ) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३) ( ५) (६ ) (७)(९ ) (१० ) ( ११) ( अपसेट प्राईस 
कायम करण्याची तरतूद वगळून) ( १२ ) ( १३) ( १४) ( १५) ( १७ ) (१८ ) व ( २०) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

(१) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 
( ४ ) संबंधित बँकेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा. 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. 
( ९) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ /प्र.क्र . २३१/ १५ - सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


CU 


१ 


श्री . ईश्वर आसाराम सोनवणे 


जळगाव तालुका 


खान्देश अर्बन को - ऑप. क्रेडिट 
सोसायटी लिमिटेड, जळगाव. 


विक्री व वसुली 

अधिकारी. 


जळगाव , ११ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक विकास- २/विवअ ./ क. १५६ अधिकार /६४८६/ सन २०१२ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, संजय राऊत, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये वनिता महिला ग्रामीण बिगरशेती 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित, चहाडी , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ (१) व (२ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम २ ( एच) ( जे ) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम ( ३ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


( ५) ( ६) (७) (९) ( १० ) (११) ( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून) (१२) (१३ ) (१४) ( १५) (१७) (१८) व (२० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस 
पात्र राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे . 

(१) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील. 
( ४ ) संबंधित बँकेचे प्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
(८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
( ९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४/ प्र .क्र . २३१/ १५ - सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 
२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 

परिशिष्ट 
अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 

हुद्दा 

शक्तीचा वापर 

कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . संतोष डिगंबर पाटील 


चोपडा तालुका 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
वनिता महिला ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , चहाडी, तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव . 


विक्री व वसुली 

अधिकारी 


जळगाव , १२ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक विकास - २/विवअ./ क. १५६ अधिकार / ७३७८ / सन २०१४. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , संजय राऊत , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, जळगाव या आदेशान्वये मा . श्री. भाऊसाहेब हरनारायण 
राठी अर्बन को - ऑप . क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, जळगाव या संस्थेचे खाली दर्शविलेल्या वसुली अधिकारी यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चेनियम २ (एच) ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३) (५) (६) ( ७) 
( ९) (१० ) (११ ) (अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून ) ( १२ ) (१३ ) (१४ ) (१५ ) (१७) (१८) व ( २० ) तसेच कलम ९८ व १०१ नुसार दिलेले वसुली 
दाखल्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी त्याचे नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रातील सहकारी कर्जवसुली कायद्याच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस पात्र 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून एक वर्षाच्या कालावधीसाठी वसुलीचे अधिकार प्रदान करीत आहे. 

( १) सदर अधिकाऱ्याला वसुलीच्या प्रक्रियेचे व नियमांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. 
( २) प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ३) जिल्हा उपनिबंधकांना वाटल्यास अधिकार मागे घेणेचे हक्क त्यांना राहतील . 
( ४ ) संबंधित बँकेचेप्रशासक यांना त्यांचेकडील अधिकार काढावेत असे कळविल्यास तसे अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
( ५) विशेष वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा अहवाल दरमहा या कार्यालयास सादर करावा . 
( ६) प्रस्तुत व्यक्तीची बदली, निवृत्ती, मृत्यू झाल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ७) वसूल करण्यात आलेला सरचार्ज वेळोवेळी सरकारी खजिन्यात भरणा करण्यात येऊन त्याच्या चलनाची प्रत या कार्यालयास सादर करावी. 
( ८ ) वरील कालावधी नंतरही वसुलीसाठी मुदत आवश्यक असल्यास प्रस्ताव या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे . 
(९ ) महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- सी, दिनांक २३ नोव्हेंबर 

२००६ अन्वये वसुली अधिकारी यांनी पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करू नये. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


परिशिष्ट 


अ .क्र . विशेष वसुली अधिकारी यांचे नाव 


हुद्दा 


शक्तीचा वापर 


कार्यक्षेत्र 


१ 


श्री . किशोर देविदास वाणी 


जळगाव तालुका 


विक्री व वसुली 

अधिकारी 


विशेष वसुली व विक्री अधिकारी , 
श्री . भाऊसाहेब हरनारायण राठी अर्बन 
को - ऑप. क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
जळगाव, तालुका जिल्हा जळगाव. 


संजय राऊत , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव. 


जळगाव , २७ ऑक्टोबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक वि -७/ धुळे व नंदुरबार जि . म. स.बँक , लि . धुळे /विवअ/ क . १५६ / अधि .प्र./४१०० / सन २०१४ .-- मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, धुळे मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल- १४९३/११६२ / सीआर-४७/ १५ - सी, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ नुसार प्राप्त विधीशक्तींचा वापर 
करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदीनुसार धुळे व नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, धुळे या 
बँकेच्या खालील नमूद केलेले अ .क्र . १ ते ३ मुख्य कार्यालयातील अधिकारी (नियंत्रण व टीम प्रमुख ) यांना संबंधित विकास संस्थेच्या कर्जदारांकडून येणे 
रकमा , मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील निबंधकाचे 
अधिकार प्रदान करीत आहे. सदरचे अधिकार, सदरचे अधिकारी उक्त बँकेच्या सदर पदावर असेपर्यंत किंवा दिनांक ३० जून २०१६ यापैकी जो कालावधी 
आधी असेल , त्या कालावधीपर्यंत प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 

सदर अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६१ चे नियम २ (एच) व ( जे ) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे वसुली 
अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील. सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम 
१०७ खालील उपनियम (४),(५),(६),(७) ,(९),( १०),(११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून), ( १२ ),( १३),( १४ ),( १५),(१७),( १८ ),( २० ) व ( २३ ) मधील 
तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री करणेबाबतची कार्यपध्दती अनुसरून कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली प्रमाणपत्र/ हुकुमनामा यांची 
कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . वसुली अधिकारी यांचे नाव 

नियुक्तीचे पद 

कार्यक्षेत्र 


हुद्दा 


० 


. 


श्री. दगडू पंडीत देवरे 

व्यवस्थापक , कर्ज नियंत्रक, टीम प्रमुख 

धुळे जिल्हा 
श्री . बापुराव राजाराम पाटील 

सिनि . ऑफिसर, कर्ज 

शेती कर्ज वसुली 

धुळे जिल्हा 
३ श्री . जगन्नाथ उत्तम भामरे 

सिनी. ऑफिसर , बिनशेती बिनशेती कर्ज वसुली धुळे जिल्हा 
सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी यांना खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून वसुलीचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 
अटी व शर्ती : 

१ . वसुली अधिकारी यांनी नियमाप्रमाणे सरचार्ज रकमेचा भरणा शासकीय कोषागारात करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
२. शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये पत्र व्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 

वापर करण्यास मनाई आहे . 
३. वसुलीवरील सरचार्ज भरणा नियमितपणे करण्यात यावा . 
४ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रकान्वये वसुलीचा सरचार्ज भरल्याबाबतचे जिल्हा 

विशेष लेखापरीक्षक यांचेकडे प्रमाणपत्र सादर करावे. 
हा आदेश आज दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 

रामेंद्रकुमार जोशी, 
धुळे , २८ ऑक्टोबर २०१४ . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उनिस/ प्र -१/ शारदा गृह / नोंदणी रद्द आदेश/ २९९३/ सन 
२०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून मी , शिवनाथ स्वामी , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर शारदा सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित, संगमनेर , तालुका संगमनेर जिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ 
एचएसजी/१२०१/ सन १९७८ , दिनांक ७ एप्रिल १९७८ असा आहे. या 
संस्थेची या आदेशाद्वारे नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून 
नमूद संस्थेचे विसर्जन झाल्याने ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी निगर्मित करीत आहे . 

शिवनाथ स्वामी , 
संगमनेर, ३० ऑगस्ट २०१४. 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर. 


क्रमांक वि -१/एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५७८ / सन २०१४ . 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की , याशिका विहार 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, संसरी, तालुका-जिल्हा नाशिक 
ही संस्था मौजे संसरी, तालुका-जिल्हा नाशिक गावठाणातील सिटी सर्व्ह 
नंबर ३४७ व ३४८ यासी क्षेत्र ९६ . ८० चौ . मी. या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -१/ 
एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५७८ / सन २०१४ , दिनांक २० सप्टेंबर 
२०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 
नाशिक , २० सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५/ एनएसके/ एनएसके/ पीआरडी/( आय)/ ५२४६ / सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की , शिवगौरी 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -५ / 
एनएसके / एनएसके/ पीआरडी/( आय)/ ५२४६ / सन २०१४, दिनांक २४ सप्टेंबर 
२०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम, १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण उत्पादक संस्था असून उपवर्गीकरण औद्योगिक उत्पादक संस्था 
असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक, २४ सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -१/ श्री हरीकृपा हौ . सो./ क - २१ / नोंदणी रद्द / आदेश /३८६७ / 
सन २०१४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ 
मधील तरतुदींचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी, गोपाळ मावळे, 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका नाशिक या आदेशान्वये श्री 
हरीकृपा को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक, तालुका-जिल्हा 
नाशिक जिचा नोंदणीक्रमांक एनएसके/एचएसजी/टीओ/ ५०६/ सन १९८७, 
दिनांक ९ एप्रिल १९८७ असा आहे. या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा 
आदेश देत असून या आदेशाचे तारखेपासून नमूद संस्थेचे विसर्जन झाले 
आहे असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक २० सप्टेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , २० सप्टेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके /एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५८२/ सन २०१४ . 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की , माऊली प्रसाद 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे 
देवळाली, तालुका-जिल्हा नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ४९/ ९+ १० / 
२+ १/ १ मधील प्लॉट नंबर ३० ते ३१ यासी एकूण क्षेत्र २८८. ०० चौ . मी . 
या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नियम 
१९६१ च्या २४ च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -१ /एनएसके/ एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/ ५५८२/ 
सन २०१४, दिनांक ३० सप्टेंबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वयेतिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , ३० सप्टेंबर २०१४. 


क्रमांक वि -१/ नाजिपकर्म हौ. सो . /क. १०२ / अं. आ ./ ४३४६ / सन २०१४ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२) मधील 
तरतुदी विचारात घेऊन मी , गोपाळ मावळे, उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
नाशिक , तालुका नाशिक या आदेशान्वये नाशिक जिल्हा परिषद कर्मचारी 
सहकारी भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नाशिक , इंदिरानगर , 
नाशिक -९ जिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एचएसजी/ २१९ / सन १९७० , 
दिनांक ६ मार्च १९७० ह्या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याबाबत दिनांक २२ 
जुलै २०१४ रोजी दिलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत 
आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे. 
नाशिक , १७ नोव्हेंबर २०१४ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


क्रमांक वि -१ / कुलस्वामीनी हौ . सो ./ क . २१ / नों . र . आ . / ४१०१/ सन २०१४. - 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदींचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , गोपाळ मावळे , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , तालुका नाशिक या आदेशान्वये 
कुलस्वामीनी को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक जिचा नोंदणी 
क्रमांक एनएसके /एनएसके/ एचएसजी/ टीओ/१५६३ / सन १९८८ , दिनांक 
१४ सप्टेंबर १९८८ असा आहे. या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश 
देत असून या आदेशाचे तारखेपासून नमूद संस्थेचे विसर्जन झाले आहे 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचेबंद होईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
नाशिक , ७ नोव्हेंबर २०१४. 


३ यासी एकूण क्षेत्र २९४ . ०० चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि - १/ एनएसके / 
एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ५५८५/ सन २०१४, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ 
असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम, १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 

गोपाळ मावळे, 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
नाशिक, २० ऑक्टोबर २०१४ 

तालुका-जिल्हा नाशिक . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५५८३/ सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक जाहीर करतात की , जय आशापुरी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे 
म्हसरूळ , तालुका-जिल्हा नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २६४/१ प्लॉट 
नंबर १०७ ते १०८ यासी एकूण क्षेत्र ३६९. ६० चौ . मी . या मिळकतीवर 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० नियम १९६१ च्या २४ 
च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी 
क्रमांक वि -१/ एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५८३/ सन २०१४, दिनांक 
१८ ऑक्टोबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , १८ ऑक्टोबर २०१४ . 


क्रमांक वि -६/नंदनवन गृह / अवसायन/ अं. आ ./९१७७/ सन २०१४. - नंदनवन 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, देवपूर धुळे ( नकाणे रोड ), तालुका 
जिल्हा धुळे संस्थेला दिलेला मध्यंतरीय आदेश कायम करून अंतिम 
आदेशान्वये अवसायनात काढण्यात येत आहे . 

संस्थच्या अवसायक पदी श्री. एस. डी . आहिरे , सहायक सहकार 
अधिकारी, प्रति उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे, तालुका धुळे यांची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( एक ) अन्वये 
नेमणूक करण्यात येत आहे. 
___ सदरचा आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 

मनोज चौधरी , 
धुळे, १६ डिसेंबर २०१४. उपनिबंधक, सहकारी संस्था , धुळे, तालुका धुळे. 


क्रमांक वि -१ / एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५५८४/ सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की, गोकुळ अपार्टमेंट 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक ही संस्था मौजे 
बेलतगव्हाण , तालुका-जिल्हा नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ११ हिस्सा 
क्रमांक २ + ३ यासी एकूण क्षेत्र १००० . ०० चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -q / 
एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५८४/ सन २०१४ , दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , १८ ऑक्टोबर २०१४ . 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एचएसजी/( टीसी)/ ३८७/ सन २०१४. - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव, तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , अम्रिता गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
भिकमचंद जैन नगर , तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेजीए / एचएसजी/ (टीसी)/ ३८७/ सन २०१४ , 
दिनांक १५ मे २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ 
( १) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
मालकी हक्क संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
जळगाव, १५ मे २०१४. 


क्रमांक वि-१ /एनएसके/ एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/ ५५८५/ सन २०१४. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की , नारायण हरी 
को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिकरोड ही संस्था मौजे 
दसक , तालुका-जिल्हा नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ३८/ २ प्लॉट नंबर 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एचएसजी/(टीसी)/३८९/ सन २०१४. - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , वात्सल्य-विहार गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , 
यशवंतनगर , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एचएसजी/(टीसी)/ ३८९/ सन २०१४ , 
दिनांक १० जून २०१४ असा आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


११ 


तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ 
( १) व महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
मालकी हक्क संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
जळगाव , १० जून २०१४. 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एचएसजी/(टीसी)/ ३९०/ सन २०१४. - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव, तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की, वर्धमान हाईटस् सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
कोल्हेनगर पश्चिम , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एचएसजी/ (टीसी)/ ३९०/ सन २०१४ , 
दिनांक ४ ऑक्टोबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी 
हक्क संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 
जळगाव , ४ ऑक्टोबर २०१४. 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ जीएनएल/(एस)/ ३९२/ सन २०१४ . - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव, तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , जयदिप सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , जळगाव , तालुका जळगाव, जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( सन 
१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए / जीएनएल/( एस) / 
३९२/ सन २०१४, दिनांक १० सप्टेंबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम १२ (१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक संस्था असे आहे . 

ए. एस. गार्डी, 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव , 
जळगाव , १९ सप्टेंबर २०१४ . 

तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एचएसजी /(टीसी)/३९१/ सन २०१४ . - उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव, तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , गोकुळधाम रहिवाशी गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , जळगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
राज्य सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / जेजीए/ एचएसजी/(टीसी / ३९१ / सन २०१४, 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १२ (१) व 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी 
हक्क संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 
जळगाव , २२ ऑक्टोबर २०१४ . 


क्रमांक उनिमा /गिसाका/ साईट गृह / अव/ अं. आ./ १९५७/ सन २०१४. 
गिरणा सहकारी साखर कारखाना साईट गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित, दाभाडी, तालुका मालेगाव , जिल्हा नाशिक या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येऊन कार्यालयीन मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक उनिमा / 
गिसाका/ साईट गृह / अवसायन/ मध्यं . आदेश/ २०१४, दिनांक २२ सप्टेंबर 
२०१४ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येत आहे. 
___ संस्थेचे अवसायन कामकाज पार पाडण्यासाठी खालीलप्रमाणे अवसायक 
मंडळ नियुक्त करण्यात येत आहे . 

१. श्री. वाय . एम . उगलमुगले, सहायक सहकार अधिकारी , मालेगाव 
अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , मालेगाव . 

२. श्री. सर्जेराव सहादु गायकवाड , सदस्य गिरणा सहकारी साखर 
कारखाना साईट गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, दाभाडी. 

३. श्री. ई. एस. शिरसाट , वर्ग-२ अधिकारी, वसुली व अं.हि . त . 
नाशिक विभाग , नाशिक दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग फायनान्स 
कार्पोरेशन लिमिटेड , मुंबई जिल्हा कार्यालय, नाशिक यांची श्री. आर. बी . 
साखला यांच्याऐवजी नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

अवसायक मंडळ/ ऋणपरिशोधक यांनी विधीतरतुदी सुसंगत आणि 
प्रदत्त वैधानिक अधिकारांन्वये संस्था समापन कार्य/ संस्थेचा सर्वांगीण दप्तरी 
व मालमत्तेचा पदभार घेऊन नियम वेळेत पूर्ण करून तसा अहवाल सादर 
करावा. हे आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी आणि कार्यालयीन मुद्रा ठसवून 
आज दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१४ रोजी दिला असे. 

गौतम बलसाणे , 
मालेगाव , ३१ ऑक्टोबर २०१४. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, मालेगाव ., 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ जीएनएल/(एस)/ ३९१/ सन २०१४.- उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, जळगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव हे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , लक्ष्मी सुशिक्षित बेरोजगारांची स्वयंरोजगार सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , जळगाव , तालुका जळगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील ( सन 
१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए / जीएनएल/( एस)/ 
३९१/ सन २०१४ , दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० कलम १२ (१ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक संस्था असे आहे . 
जळगाव , २१ ऑगस्ट २०१४ . 


क्रमांक वि -४/ अं. आ./ श्री. पी . के. अ. पा. ज .ब . पत / नंदुरबार / ८२२३/ सन २०१४. 
मी , डॉ . सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नंदुरबार 
मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१) मधील तरतुदीनुसार श्री . पी. के. अण्णा पाटील 
जनता सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नंदुरबार , 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा अंतरिम 
आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३ ( १) अन्वये सदर संस्थेवर श्री . एन. एस . शिंदे, मुख्य लिपिक 
अधीन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक 
( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


तसेच असेही फर्माविण्यात येते की , समापनाचा सदरचा अंतरिम 
आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत सदर संस्थेचे/ आपले 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह दिनांक २४ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होईल अशा रितीने दाखल 
करावे आणि दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी वेळ दुपारी ३ . ०० वाजता 
स्वत : अथवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत निम्नस्वाक्षरीकार यांचे कार्यालयात 
सुनावणीसाठी हजर रहावे. सदर विहित मुदतीत आपले लेखी स्पष्टीकरण / 
खुलासा/ म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह प्राप्त न झाल्यास अथवा प्राप्त 
लेखी स्पष्टीकरण/ खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह नसल्यास 
आपणास काहीही लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे 
नाही . असा निष्कर्ष नोंदवून सदरचा संस्था समापनाचा अंतरिम आदेश 
अंतिम करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही , 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे. 
नंदुरबार , २१ नोव्हेंबर २०१४. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक 
( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच असेही फर्माविण्यात येते की , समापनाचा सदरचा अंतरिम 
आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत सदर संस्थेचे/ आपले 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह दिनांक १९ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होईल अशा रितीने दाखल 
करावे आणि दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजी वेळ दुपारी ३ . ०० वाजता 
स्वत : अथवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत निम्नस्वाक्षरीकार यांचे कार्यालयात 
सुनावणीसाठी हजर रहावे . सदर विहित मुदतीत आपले लेखी स्पष्टीकरण/ 
खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह प्राप्त न झाल्यास अथवा प्राप्त 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह नसल्यास 
आपणास काहीही लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे 
नाही असा निष्कर्ष नोंदवून सदरचा संस्था समापनाचा अंतरिम आदेश 
अंतिम करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 

सो . बा. शिंदे, 
नंदुरबार , १७ नोव्हेंबर २०१४. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


क्रमांक वि -१/ अं. आ ./ तापीप . महिलाऔद्यो. संस्था/ ८१९३/ सन २०१४ .- मी , 
डॉ . सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार मला 
प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१) मधील तरतुदीनुसार तापी परिसर महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , उमराण , तालुका नवापूर , जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा अंतरिम आदेश देत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 
( १ ) अन्वये सदर संस्थेवर श्री . के . आर. गुजराथी , सहकारी अधिकारी 
(द्वितीय श्रेणी) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नवापूर यांची 
ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच असेही फर्माविण्यात येते की , समापनाचा सदरचा अंतरिम 
आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत सदर संस्थेचे/ आपले 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/ म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह दिनांक १९ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होईल अशा रितीने दाखल 
करावे आणि दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजी वेळ दुपारी ३. ०० वाजता 
स्वत : अथवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत निम्नस्वाक्षरीकार यांचे कार्यालयात 
सुनावणीसाठी हजर रहावे. सदर विहित मुदतीत आपले लेखी स्पष्टीकरण / 
खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह प्राप्त न झाल्यास अथवा प्राप्त 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/ म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह नसल्यास 
आपणास काहीही लेखी स्पष्टीकरण/ खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे 
नाही . असा निष्कर्ष नोंदवून सदरचा संस्था समापनाचा अंतरिम आदेश 
अंतिम करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 
नंदुरबार , १७ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि - ४/ एनएसके / एनएसके / जनरल/ १५० / सन २०१४.- जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक जाहीर करतात की , नियोजित 
स्वराज स्वयंरोजगार - बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक , 
जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -४/ एनएसके/ एनएसके / जनरल/ १५०/ सन 
२०१४, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० कलम १२ 
(१ ) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 

सुनिल बनसोडे, 
नाशिक , २९ ऑक्टोबर २०१४. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक . 


क्रमांक वि - ५/ पेडकाईम . ना. पत ./ कलम -१०२ (१)( क)/ अं. अ. नों ./ ४३०३/ 
सन २०१४. - मी, रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९३/ ११६२ / सीआर 
४७/ १५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)(क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , पेडकाईदेवी महिला 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचा 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . व्ही . जी . भडागे , 
सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
___ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 


क्रमांक वि - ३ / क. १०२/ अं. आ ./ इंमामोवासस/ ८१९७/ सन २०१४. - मी , 
डॉ . सो . बा. शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला । 
प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१) मधील तरतुदीनुसार इंदिरा मालमोटार वाहतूक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा 
अंतरिम आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये सदर संस्थेवर श्री . एन. बी. चौधरी , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


१३ 


१०. ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता,, वस्तू, दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 
__ हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे . 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४. 


११६२ / सीआर- ४७ / १५ - स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१)( क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो 
की , डॉ . शामाप्रसाद मुखर्जी नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे , 
तालुका -जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव 
व्यवहार/ कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील 
तरतुदीनुसार श्री . व्ही . जी . भडागे, सहकार अधिकारी (प्रथम श्रेणी), 
अधीन तालुका उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
__ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१०. ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण / बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्वमालमत्ता ,, वस्तू, दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे . 
धुळे, २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि - ५ / सुमन ना . पत ./ कलम - १०२ ( १)( क )/ अं. अ . नों ./ ४३०४/ सन 
२०१४ . - मी, रामेंद्रकुमार जोशी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३/ ११६२/ सीआर 
४७/ १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
(१)(क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , सुमन नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, धुळे , तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त 
परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात येत आहे 
आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार सौ . जे. सी . ठाकुर , सहकार 
अधिकारी ( प्रथम श्रेणी), अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 
यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस । 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१० . ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता,, वस्तू, दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 

हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे . 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


___ क्रमांक वि - ५/ प्र. व्य. ना . पत ./कलम - १०२ (१)( क )/ अं . अ. नों. / ४४०८ / सन 
२०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/ ११६२/ सीआर 
४७/ १५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)( क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , प्रकल्प व्यवसायकांची 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचा 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . एस. एन. सोनवणे, 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी), अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
___ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण / बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१० . ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण/ बाजू समाधानकारक नसल्यास 


क्रमांक वि - ५/ डॉ. शामाप्रसाद मु . ना . पत ./कलम -१०२ ( १)( क )/ अं. अ. नों ./ 
४४०७ / सन २०१४. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा । 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता , वस्तू, दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज/ 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे . 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


( १)( क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , हिंद नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित, धुळे , तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त 
परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार/ कारभार गुंडाळण्यात येत आहे 
आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . बी . जी . गोंधळे, सहायक 
सहकारी अधिकारी, अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 
यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१०.०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण / बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 
__ तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता, वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 
___ हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे. 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५/ जवाहरना. पत./कलम -१०२ (१)( क)/ अं . अ. नों ./ ४४०६ / सन 
२०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/ ११६२ / सीआर 
४७/ १५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
(१)(क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की, जवाहर महिला 
स्वयंसहाय्यता बचतगट विकास सहकारी पतसंस्था मर्यादित , धुळे, तालुका 
जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / 
कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार 
श्री. एस. डी. अहिरे , सहायक सहकारी अधिकारी, अधीन तालुका 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१० . ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता, वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे . 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि - ५/ महालक्ष्मी ना . पत./कलम - १०२ (१)( क )/ अं. अ. नों ./ ४४०९ / 
सन २०१४. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२/ सीआर 
४७/ १५- स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
(१)( क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , महालक्ष्मी महिला 
नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचा 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . एच. डी . देवरे , 
सहायक सहकारी अधिकारी, अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 
__ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१०. ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण/ बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 


क्रमांक वि - ५/हिंद ना. पत./ कलम -१०२ ( १)( क) / अं. अ. नों ./ ४४०५/ सन 
२०१४. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३/ ११६२/ सीआर 
४७/ १५- स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


१५ 


तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्वमालमत्ता, वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे. 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक वि - ५/ राधेबिहारी ना. पत . / कलम - १०२ (१)( क )/ अं. अ. नों./४४१० / 
सन २०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३/११६२/सीआर 
४७/१५- स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
(१)(क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , राधेबिहारी नागरी 
सहकारी पतसंस्था मर्यादित , धुळे, तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त 
परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार/ कारभार गुंडाळण्यात येत आहे 
आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . एस. डी . अहिरे, सहायक 
सहकारी अधिकारी , अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे 
यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१० . ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 


तरतुदीनुसार श्री. एस. एन. सोनवणे , सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी), 
अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे यांची संस्थेचे अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ रोजी सकाळी 
१०. ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत: 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता , वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे . 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


घ्यावी . 


तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता, वस्तू, दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 
__ हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी दिला आहे. 
धुळे , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -५ / कृउबास/ दोंडाईचा/ प्रशासक / ४२२७ / सन २०१४ . - मी , 
रामेंद्रकुमार जोशी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे मला मा . 
पणन संचालक , पणल संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील 
पत्र क्रमांक पणन- ५/ कृउबास/कलम- १५ (अ)/९५, दिनांक २७ एप्रिल १९९५ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न 
खरेदी -विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम , १९६३ चे कलम १५- अ 
मधील तरतुदींन्वये आदेश देतो की , कृषि उत्पन्न बाजार समिती, दोंडाईचा, 
तालुका सिंदखेडा , जिल्हा धुळे या बाजार समितीचे सर्व सदस्य या 
आदेशाचे दिनांकापासून सदर बाजार समितीची सदस्य म्हणून किंवा 
अन्यथा असलेली पदे धारण करण्याचे बंद झाले आहे व ती पदे रिकामी 
झाली आहेत . तसेच या आदेशाचे दिनांकापासून सदर बाजार समितीचे 
कामकाज पाहण्यासाठी प्रशासक म्हणून श्री . एस . एस. पाटील, सहायक 
निबंधक अधीन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे यांची नियुक्ती 
करीत आहे . सदर प्रशासक यांचा पदावधी , कर्तव्ये, अधिकार आणि 
परिश्रमिक हे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अधिनियम , १९६३ व नियम १९६७ व समितीचे उपविधी यातील तरतुदीनुसार 
असतील . 

तसेच असाही आदेश देतो की , प्रशासक यांनी बाजार समितीच्या 
सदस्यांची निवडणूक पार पाडण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करावी. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या 
सहीशिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 

रामेंद्रकुमार जोशी, 
धुळे, १२ नोव्हेंबर २०१४. 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे . 


क्रमांक वि - ५/ धुजिकेमिस्टव्या. ना . पत ./ कलम - १०२ (१)( क )/ अं. अ . नों ./ 
४४११/ सन २०१४ .- मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३ / 
११६२ / सीआर - ४७/ १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो 
की , धुळे जिल्हा केमिस्ट व्यवसाईकांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , धुळे , 
तालुका -जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव 
व्यवहार/ कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च१२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून रजेवरून परत आल्यावर कु. रि . न. मर्क यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
आदेश 

कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/११२ / २०१४. - श्री. बी . जी. धर्माधिकारी, सहदिवाणी 

त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१४ ते 

स्तर, संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन __ कु . रि . न. मर्क , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यांचे 
वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

श्री . एम . डी . सैदाणे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . जी. धर्माधिकारी यांना सहदिवाणी 

संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत ___ कु . रि . न . मर्क , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर ह्या 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

काम करीत राहिल्या असत्या . 
श्री. बी. जी. धर्माधिकारी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर अहमदनगर , २६ नोव्हेंबर २०१४. 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर ___ क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२८ / २०१४ . - श्री . जे. आर . मुलाणी, सहदिवाणी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१४ ते 
__ श्री. बी . जी. धर्माधिकारी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ४ दिवसांची वाढीव अर्जित 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
काम करीत राहिले असते . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. जे. आर. मुलाणी यांना सहदिवाणी 
अहमदनगर , २९ नोव्हेंबर २०१४ . 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 

आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/११८ / २०१४ . - श्री. र . सु . क्षीरसागर , दिवाणी 

कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ ते 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन श्री . र. सु. क्षीरसागर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांचेकडे 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

ठेवण्यात येत आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . र. सु. क्षीरसागर यांना दिवाणी न्यायाधीश, ____ श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी स्थानापन्न म्हणून 
अकोले यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे काम करीत राहिले असते . 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

अहमदनगर , १९ नोव्हेंबर २०१४. 
श्री. र . सु. क्षीरसागर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४३/ २०१४ . - श्री . एन . डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी 
श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ व 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा 
श्री . र. सु. क्षीरसागर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले हे याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
राहिले असते . 

। रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . डी . खोसे यांना ३ रे सहदिवाणी 
अहमदनगर , १९ नोव्हेंबर २०१४ . 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/१२० / २०१४ . - कु . रि. न. मर्क , सहदिवाणी न्यायाधीश , 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ व दिनांक २७ 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 

श्री . एन . डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत कार्यभार श्री . एस. एस. गताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


१७ 


श्री . एन. डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१४ . 


तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १८ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४६ / २०१४. - श्री . बी . ए. गायकवाड , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ 
ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . ए. गायकवाड यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. बी . ए. गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. ए. ए . धुमकेकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. बी. ए. गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४८ / २०१४ . - श्री . ए . व्ही . कुलकर्णी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ४ डिसेंबर 
२०१४ ते १२ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ९ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . ए. गायकवाड , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . ए . व्ही . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २९ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४६ / २०१४. - श्री . बी . ए. गायकवाड , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ 
रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 
अहमदनगर , २९ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १४७/ २०१४. - श्री . ए. ए. धुमकेकर , २ रे सहदिवाणी । 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१४ 
रोजीची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. 
तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. ए . धुमकेकर , यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. ए. धुमकेकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एम . एस. तोडकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. ए. ए. धुमकेकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४९/ २०१४ . - श्रीमती आर. जे. पाटील , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १ डिसेंबर 
२०१४ व २ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . जे. पाटील यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती आर . जे. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. ए. ए . धुमकेकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्रीमती आर. जे . पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५६/ २०१४. - श्री . एस. जी . लांडगे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
- रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. जी . लांडगे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री. एस. जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. व्ही . वनवाडी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . एस. जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर २०१४ . 


श्री. आर. व्ही. ताम्हाणेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. एस . जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर. व्ही. ताम्हाणेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २७ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६३ / २०१४ . - श्री . एस. एस. परदेशी , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक १ डिसेंबर 
२०१४ ते ३ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेचदिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एस. परदेशी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . स . ना. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . एस . एस. परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, २६ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७९ / २०१४ . - श्री . आर . व्ही . ताम्हाणेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ तर , अहमदनगर यांची दिनांक ४ डिसेंबर 
२०१४ ते ६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. व्ही. ताम्हाणेकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर. व्ही . ताम्हाणेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एस . जगताप , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . आर . व्ही . ताम्हाणेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ तर , अहमदनगर यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २९ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१७९ / २०१४. - श्री . आर. व्ही . ताम्हाणेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १ डिसेंबर 
२०१४ ते ३ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. व्ही . ताम्हाणेकर यांना, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


__ क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८१/ २०१४. - श्रीमती व्ही. बी . पारगांवकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ ते 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. बी . जी. धर्माधिकारी , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 

ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २४ नोव्हेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


१९ 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १८२/ २०१४. - श्री . व्ही. ए. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १८ नोव्हेंबर २०१४ ते 
दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही. ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा न्यायिक कार्यभार 
श्री . आर. ए. गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री. एस. ए. बाफना, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . व्ही. ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २४ नोव्हेंबर २०१४ . 


कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. पी . केकाण यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. पी . केकाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. व्ही . एफ . चौगुले, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . पी . केकाण , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर , २४ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८४/ २०१४ . - श्रीमती ए. आर. नागोरी, ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक १ डिसेंबर 
२०१४ ते ६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी रिमांडनंतर 
ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. आर. नागोरी यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती ए. आर. नागोरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजी रिमांडनंतर ते दिनांक ७ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . ए. पाटील, १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ७ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ८ डिसेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एम. डी . ननवरे , ११ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्रीमती ए. आर. नागोरी , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २९ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १९४/२०१४. - श्री. ए. ए . पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एक 
दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे व दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ ते ६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण 
३४ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 
तसेच दिनांक २ नोव्हेंबर २०१४ रोजी पासून ते दिनांक ७ डिसेंबर २०१४ 
रोजी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. ए. पंचभाई यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. ए. पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा न्यायिक कार्यभार 
श्री. एस . व्ही . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एन. एन. पाटील, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . ए . ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , ९ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८२/ २०१४. - श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ ते ११ 
डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. व्ही. ए. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १८८/ २०१४. - श्री . एस. पी . केकाण, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते 
दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


गेल्या नसत्या तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ८ डिसेंबर २०१४. 


___ श्री . व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा न्यायिक कार्यभार 
श्री . आर . ए. गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एस. ए. बाफना, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही. ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , १० डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/११२/ २०१४. - श्री. बी. जी. धर्माधिकारी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ ते 
दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी. जी . धर्माधिकारी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . बी . जी. धर्माधिकारी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती व्ही. बी. पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री . बी. जी . धर्माधिकारी, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १० डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १२३ / २०१४ .- सौ. ए. पी . दिवाण, ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक १ डिसेंबर २०१४ व 
२ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी 
सकाळी ६. ०० ते रात्री १०. ०० वाजेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर सौ . ए. पी . दिवाण यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

सौ. ए . पी. दिवाण , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

सौ. ए. पी . दिवाण, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ३ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२२/ २०१४. - श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण १० दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१४ रोजी पासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०१५ रोजी पर्यंत मुख्यालय 
नोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. वरील शासन निर्णयाप्रमाणे 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे संबंधित प्रशिक्षण 
केंद्राचे प्रमाणपत्र सादर करावे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर यांना ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. ए. धुमकेकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४२/ २०१४. - श्री . एस . एस . जगताप , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ६ डिसेंबर 
२०१४ ते ८ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस. जगताप यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस . एस . जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन. डी. खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . एस. एस . जगताप, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ५ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१४३ / २०१४ . - श्री . एन. डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ ते 
१० डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


२१ 


आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . डी . खोसे यांना ३ रे सहदिवाणी___ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी __ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के . केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
श्री. एन. डी. खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
कार्यभार श्री . एस . एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ __ श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
श्री . एन. डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कार्यभार दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते १ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. ए. डी . तनखीवाले , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

व दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ 
अ . ज. ख्वाजा , डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. व्ही . बी. कुलकर्णी, 

जिल्हा न्यायाधीश-१ व जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे 
अहमदनगर , ९ डिसेंबर २०१४. 

अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 

नसत्या तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
आदेश 

यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१७० / २०१४ . - श्री . जी . एन . बनसोडे, तर्थजिल्हा 

अहमदनगर , २८ नोव्हेंबर २०१४ . 
न्यायाधीश- १ व सहा. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक १३ नोव्हेंबर 
२०१४ ते दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ९ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१४ क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७५ / २०१४ . - श्री. वि . बा. कुलकर्णी, जिल्हा 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १८ 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक २० नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी . एन . बनसोडे यांना तर्थजिल्हा 

वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 
न्यायाधीश - १ व सहा . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त रजेवरून परत आल्यावर श्री. वि . बा . कुलकर्णी यांना जिल्हा न्यायाधीश 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहा. सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यापदी पर्यायी येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात ३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
येत आहे . 

आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
श्री. जी . एन . बनसोडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहा. सत्र श्री . वि. बा. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
न्यायाधीश , संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . कार्यभार श्री . पी . डी . डिग्रसकर , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति. सत्र 
सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री . जी . एन. बनसोडे, तर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहा . सत्र श्री . वि . बा. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते 
गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहा. सत्र न्यायाधीश , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
संगमनेर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २६ नोव्हेंबर २०१४. 

अहमदनगर , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


U 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १७४ / २०१४. - श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १ 
डिसेंबर २०१४ व दिनांक २ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजी 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १७५ / २०१४. - श्री. वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २७ 
नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २६ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . बा. कुलकर्णी यांना, जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. वि. बा. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . डी . डिग्रसकर , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . वि. बा. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१४. 


४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. पी. डी . डिग्रसकर, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१४ रोजीपासून ते दिनांक १ डिसेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . ए. डी. तनखीवाले, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व 
दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ 
डिसेंबर २०१४ रोजीपर्यंत श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. पी. डी . डिग्रसकर, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २६ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७६/ २०१४. - श्री . एच . एम . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक २५ 
नोव्हेंबर २०१४ व दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एम. देशपांडे यांना जिल्हा न्यायाधीश 
५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एच. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश-५ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए . एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एच . एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ५ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २६ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२७ / २०१४. - श्रीमती आर . व्ही . सावंत -वाघुले , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३० 
नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. व्ही . सावंत-वाघुले यांना 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. व्ही. सावंत -वाघुले, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. डी. तनखीवाले, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश 
३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्रीमती आर. व्ही. सावंत-वाघुले , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर, २५ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९५/ २०१४. - श्री . पी . डी. डिग्रसकर , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १ 
डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३० नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी . डिग्रसकर यांना जिल्हा न्यायाधीश 
४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 


___ क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३१/ २०१४ . - श्री. एन. के. चव्हाण, तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची दिनांक १ डिसेंबर 
२०१४ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


२३ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. के . चव्हाण यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अति. सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्री . एन. के . चव्हाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. एन . के . चव्हाण, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २५ नोव्हेंबर २०१४ . 


इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 
__ श्री . ए. एन. चौरे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर . व्ही . सावंत - वाघुले, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
__ श्री. ए. एन. चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ५ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /१४४/२०१४ . - सौ . ए . व्ही . राऊत , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १ 
डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर सौ . ए. व्ही . राऊत यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

सौ. ए. व्ही . राऊत , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस. टी . भालेराव, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- ५ व अति. सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

सौ . ए. व्ही . राऊत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २६ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१७४/ २०१४. - श्रीमती एस. के . केवले , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ९ 
डिसेंबर २०१४ रोजीची १ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 

सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . डी. डिग्रसकर, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ८ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७४/ २०१४. - श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ९ 
डिसेंबर २०१४ रोजीची १ दिवसांची मंजूर करणेत आलेली अर्जित रजा 
याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . 
अहमदनगर , ९ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७३/ २०१४ . - श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक २५ 
नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ९ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २५ नोव्हेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १७६ / २०१४ . - श्री . एच. एम. देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १५ 
डिसेंबर २०१४ ते दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १३ डिसेंबर 
२०१४ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एम. देशपांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-५ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एच . एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहा. सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री . एच. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ५ व सहा. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - ५ व सहा. सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

शशिकांत अ. कुलकर्णी, 
अहमदनगर , १० डिसेंबर २०१४. प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


क्रमांक बी -२/ ६४६५/ २०१४ . - श्री . पी . बी. घुगे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक १० डिसेंबर 
२०१४ व दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १० डिसेंबर २०१४ रोजीपासून ते दिनांक १२ डिसेंबर २०१४ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . बी . घुगे यांना तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . पी . बी . घुगे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. पी . बी. घुगे , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- २ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
धुळे , १५ डिसेंबर २०१४ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ६४६३/ २०१४ .- श्री. जी . एच. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक १५ 
डिसेंबर २०१४ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी . एच. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत 
येत आहे . 

श्री . जी . एच . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही . व्ही . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी 
सांभाळावा. 

श्री . जी . एच . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . एच . पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १५ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक बी - २/ ६४६६/ २०१४ . - श्री . पी . बी . घुगे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १६ डिसेंबर 
२०१४ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ ( रविवार ) या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . बी . घुगे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. पी . बी . घुगे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . बी . घुगे , तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
धुळे , १५ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च१२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


२५ 


क्रमांक बी -२/ ६४६७/ २०१४. - श्री . डी . एस. घुमरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , रजेवरून परत आल्यावर श्री . अ. प्र. कोकाटे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
धुळे यांना दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पुनर्नियुक्त 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ 

करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
( रविवार) या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच त्यांना 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी पर्यायी 
दिनांक १३ डिसेंबर २०१४ रोजीचे लोकन्यायालयाचे कामकाज 

इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत 
संपल्यानंतरपासून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस . घुमरे यांना मुख्य 

श्री. अ. प्र . कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 

प्रथम वर्ग , नवापूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . आर. नवले, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा . 
___ श्री. डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. के. ओ. बागी, 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत 

टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ. प्र . कोकाटे , दिवाणी 
आहे . 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर हे वर 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नवापूर यापदी 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 

नितीन आर. बोरकर , 
काम करीत राहिले असते. 

नंदुरबार, २ डिसेंबर २०१४. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार . 
पी . एच. काळे, 
धुळे, १५ डिसेंबर २०१४ . प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 

वाचा. - (१) महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग , शासन निर्णय 

क्रमांक एचसीटी- २००३/( १३८)/ का. तीन/मंत्रालय, मुंबई -३२, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

दिनांक २३ जुलै २००४. 
आदेश 

(२ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९/ प्र. क्र . १४१/ का -तीन, 
क्रमांक बी - २/ २२००/ २०१४.- श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 

मंत्रालय, मुंबई- ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ व दिनांक 

क्रमांक आस्था/ ७३५९ / २०१४. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 
१९ डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 

खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 
१७ डिसेंबर २०१४ च्या कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० डिसेंबर 
२०१४ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 

श्री . जी . ए. रामटेके , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश, नाशिक यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 

३० ( तीस ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजारोखीकरणाकरिता दिनांक 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

१ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
श्री . राजेंद्र ज. तांबे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार यांनी ___ रजेचा सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 
सांभाळावा . 

सदर आदेशाची नोंद श्री . जी . ए. रामटेके , तदर्थ जिल्हा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे मूळ सेवापुस्तकात 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, घेण्यात यावी. 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 

नाशिक , २ डिसेंबर २०१४. 
रजेवर गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 

वाचा. - (१) महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, शासन निर्णय 
नंदुरबार , १६ डिसेंबर २०१४. 

क्रमांक एचसीटी- २००३/(१३८ )/ का. तीन/ मंत्रालय , मुंबई-३२ , 

दिनांक २३ जुलै २००४ . 
क्रमांक बी - २/ २११७/ २०१४ . - श्री . अ. प्र. कोकाटे , दिवाणी न्यायाधीश , 

( २) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २००९ /प्र. क्र . १४१ / का - तीन , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नवापूर यांना दिनांक ४ 
डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण ३ दिवसांची 

मंत्रालय, मुंबई-३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१०. 
अर्जित रजा, तसेच दिनांक ७ डिसेंबर २०१४ रविवार सुट्टी उपभोगण्याच्या 

क्रमांक आस्था/ ७३६०/ २०१४ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 
परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. त्यांना दिनांक ३ डिसेंबर खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 
२०१४ रोजीचे सायंकालीन न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण केल्यानंतरपासून ते ___ श्री. एम . एस. पठाण , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना संदर्भीय 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ३० ( तीस) दिवसांची अर्जित रजा 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

फक्त रजारोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च१२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एम . एस . पठाण, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नाशिक यांचे मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

आनंद कारंजकर , 
नाशिक , २ डिसेंबर २०१४ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक . 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६१/ २०१४. - श्री . पी . एस . शिंदे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ ते 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण १३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . एस. शिंदे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , शेवगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एन. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 

श्री . पी . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २१ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९३/ २०१४. - श्री . एस. एस. देशपांडे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक 
१३ डिसेंबर २०१४ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतनंतर ते दिनांक २० डिसेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस . एस . देशपांडे यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस . देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एन . डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. एस. एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ११ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६६/ २०१४ . - श्री . एन . एस. काकडे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४ व 
दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. एस. काकडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, जामखेड यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एन. एस. काकडे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. एस. वाडीले, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री . एन . एस. काकडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २१ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६८/ २०१४. - श्री . ए. डी. तनखीवाले , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
३ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. डी . तनखीवाले यांना तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 
__ श्री. ए. डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजी व दिनांक 
४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. वि . बा. कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे व 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
५ डिसेंबर २०१४ पर्यंत श्री . पी. डी. डिग्रसकर , जिल्हा न्यायाधीश-४ व 
अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए . डी . तनखीवाले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


२७ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /१६९ / २०१४. - श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक २ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक 
५ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकालीन 
न्यायालयानंतर ते दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. यु. महादार , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, २ डिसेंबर २०१४. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. रा. वि . जगताप यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . रा. वि. जगताप , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा न्यायिक कार्यभार श्री . 
एस . एस. देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . बी . डी . कदम , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 

श्री. रा . वि . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर , २ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४१ / २०१४. - श्री . ए. एम . राजकारणे, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ ते 
दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एम . राजकारणे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए. एम . राजकारणे, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . एस. जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. एम . राजकारणे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११८/ २०१४. - श्री . र. सु . क्षीरसागर , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक २२ नोव्हेंबर २०१४ ते 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजीची एकूण ६ दिवसांची वाढीव अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . र. सु . क्षीरसागर यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अकोले यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. र. सु. क्षीरसागर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचेकडे ठेवणेत आला होता . 
___ श्री . र. सु . क्षीरसागर , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

वि . बा . कुलकर्णी, 
प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०१४ . 

अहमदनगर. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/११७ / २०१४ . - श्री . रा. वि . जगताप , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ ते 
दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ६०४९ / सन २०१४ . - श्रीमती ए. एम . शहा , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांना 
दिनांक १० डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण 
११ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ (रविवार ) या सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ९ डिसेंबर 
२०१४ रोजीचे सायंकालीन न्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. एम. शहा यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिंदखेडा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती ए. एम . शहा, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . एस . अग्रवाल, दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए. एम . शहा, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा ह्या 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिंदखेडा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
धुळे, २६ नोव्हेंबर २०१४ . 


करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत 
येत आहे . 
___ श्री . जी . एच . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी 
सांभाळावा. 

श्री . जी . एच . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . एच. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २९ नोव्हेंबर २०१४. 


क्रमांक बी -२/ ६१३७/ सन २०१४. - श्री . डी . एस. घुमरे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक २८ 
नोव्हेंबर २०१४ अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी. एस . घुमरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . के . ए. बागी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी सांभाळला होता. 

श्री. डी . एस . घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांनी रजेवरून 
परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी. एस . घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २९ नोव्हेंबर २०१४ . 


क्रमांक बी -२/ ६१८६/ सन २०१४ . - श्री . व्ही . जी . चव्हाण, २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यांना दिनांक १ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ५ डिसेंबर २०१४ रोजी अशी 
एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी . चव्हाण यांना २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . व्ही. जी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे प्रात: कालीन न्यायालय क्रमांक २ चा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . बी. पवार , न्यायाधीश प्रात: कालीन न्यायालय, 
क्रमांक ३ यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

श्री. व्ही . जी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर करावे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . जी . चव्हाण , २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 


क्रमांक बी - २/ ६१५७/ सन २०१४. - श्री . जी . एच. पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ अशी एकूण ५ 
दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. जी . एच. पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी पुनर्नियुक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


२९ 


२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक बी -२/ ६२०६/ सन २०१४ .- श्री . डी . एस . घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ ते ५ डिसेंबर २०१४ 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत 


आहे. 


क्रमांक बी -२/६१८७/ सन २०१४. - श्री. एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २ डिसेंबर 
२०१४ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. बी. साळुखे यांना तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश 
१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . पी . कर्णिक, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. बी. साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १ डिसेंबर २०१४. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. घुमरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
___ श्री. डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. के . ए. बागी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस. घुमरे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक बी -१/ ६१८८/ सन २०१४. - श्री . पी . बी. घुगे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २ डिसेंबर 
२०१४ ते दिनांक ४ डिसेंबर २०१४ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . बी . घुगे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. पी. बी. घुगे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . बी. घुगे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते श्री. पी. बी. घुगे , तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १ डिसेंबर २०१४. 


___ क्रमांक बी -१/६२०९ / सन २०१४.- श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ८ डिसेंबर 
२०१४ ते १० डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१४ (रविवार ) या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ६ डिसेंबर २०१४ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . कर्णिक यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
__ श्रीमती पी . पी. कर्णिक, जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती पी. पी. कर्णिक , जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 

भालचंद्र दौ . कापडणीस, 
धुळे, २ डिसेंबर २०१४ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ ५४४६/ सन २०१४. - श्री . डी. एस. पिसाळ, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१४ अशी एकूण सहा दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१४ ( रविवार ) या सुट्टीला जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक १ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचे सायंकालीन न्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक १० नोव्हेंबर 
२०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगी मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. पिसाळ यांना ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

__ श्री . डी . एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांनी सांभाळावा. 
ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार 

ज्या कालावधीसाठी अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात 
सोपविण्यात आलेला आहे त्यांचे नाव व हुद्दा 

आलेला आहे तो कालावधी 


लंor 


श्री 


- 


७वस 


श्री . यु. पी . देवर्षी, 

दिनांक २ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे . 
श्री . एस . बी. पवार , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ ते 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , दिनांक १० नोव्हेंबर २०१४ रोजीचेकार्यालयीन 
प्रथम वर्ग, धुळे. 

वेळेपूर्वीपावेतो. 
व तसेच त्यांचे सायंकालीन न्यायालय क्रमांक २ चा दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ रोजीचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , तथा न्यायाधीश सायंकालीन न्यायालय, क्रमांक १ यांचेकडेस व तसेच दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०१४ 
रोजीचा ( सायंकालीन न्यायालयाचा) अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. जी. दुबाळे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्यायाधीश, सायंकालीन 
न्यायालय, क्रमांक २, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस. पिसाळ , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ३१ ऑक्टोबर २०१४ . 


क्रमांक बी -२ / ५५६१/ सन २०१४ . - श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ ते दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१४ अशी एकूण चार दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . के . कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांनी सांभाळावा . 
ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार 

ज्या कालावधीसाठी अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात 
सोपविण्यात आलेला आहे त्यांचे नाव व हुद्दा 

___ आलेला आहे तो कालावधी 


श्री. एस . डी. कुन्हेकर , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१४ व 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 

दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१४ 
प्रथम वर्ग, धुळे . 
श्री . एस. जी. दुबाळे, 

दिनांक ५ नोव्हेंबर २०१४ व 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१४ पावेतो . 

प्रथम वर्ग, धुळे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

भालचंद्र दौ . कापडणीस, 
धुळे, ५ नोव्हेंबर २०१४. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ ३१ 
जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

शासनाच्या सेवेतील ज्या व्यक्तींना आपल्या वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
वाचले : (१) म. पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ कर्तव्यपूतीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार 
३७ (१) ( ३)/ ५५१७ / २०१४ , दिनांक २४ नोव्हेंबर २०१४. 

नाहीत . 
( २) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१) ( ३ ) 

तसेच, मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ (३) नुसार 

उपविभागीय दंडाधिकारी यांचे पूर्व परवानगीशिवाय पाचापेक्षा जास्त व्यक्तींचा 
आदेश 

समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस 
क्रमांक ड /कक्ष-३/ एमएजी- २ / कावि- १४४८ / सन २०१४. - उपोद्घातात 

मनाई करीत आहे . सदर कालावधीत सभा , मिरवणुका , मोर्चे इत्यादी 
नमूद अ. क्र . १ अन्वये पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी धुळे जिल्ह्यात दिनांक 

परवानगीबाबत पोलीस विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या सहमतीने उपविभागीय 
६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशिद उध्वस्त झाल्यानंतर धुळे जिल्ह्यात 

दंडाधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्था राखणेबाबत योग्य तो निर्णय 
ठिकठिकाणी जातीय दंगली घडल्या होत्या व त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी ६ 

घेऊन परवानगी द्यावी. अशी देण्यात आलेली परवानगी लग्न , मिरवणुका , 
डिसेंबर हा दिवस काही मुस्लीम काळा दिवस व निषेध दिवस तर काही 

धार्मिक मिरवणुका, आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास सदर 
हिंदु शौर्य दिवस म्हणून पाळत असतात . तसेच ६ डिसेंबर हा दिवस डॉ . 

निबंध लागू नाहीत. 
बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन असल्याने अनेक दलित 

सदरचा आदेश हा दिनांक १ डिसेंबर २०१४ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते 
बांधव मुंबई येथे चैत्यभूमि व नागपूर येथील दिक्षाभूमि येथे भेटी देतात 

दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात 
याशिवाय स्थानिक राजकीय व सामाजिक संघटनामार्फत मिरवणुका व 

अंमलात राहील . 
श्रध्दांजली अर्पणाचे कार्यक्रम आयोजित करतात असे नमूद केलेले आहे . 

सदरचा आदेश हा दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
त्या अनुषंगाने धुळे जिल्ह्याची पार्श्वभूमि पाहता हिंदू व मुस्लीम बांधव 

कार्यालयाचेशिक्क्यानिशी दिला असे . 
यांच्यात किरकोळ कारणावरून दोन्ही समाजामध्ये वाद होण्याची शक्यता 

अण्णासाहेब मिसाळ, 
नाकारता येत नाही किंवा गैरसमजुतीमुळे देखील काही वाद निर्माण 

धुळे, ३ डिसेंबर २०१४. 

जिल्हादंडाधिकारी, धुळे . 
होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने 
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून दिनांक १ 
डिसेंबर २०१४ चे ०० . ०१ वाजेपासून ते दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ चे मुंबई पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ३७ ( १) , ( ३) अन्वये 
२४ .०० वाजेपावेतो संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 

___ क्रमांक कक्ष- १/पीओएल -१ / १९१६ / २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
कलम ३७ (१) (३ ) लागू करणेबाबत विनंती केलेली आहे. 

नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ / ३७ ( १)( ३)/ ६६४६ / 
तरी धुळे जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्याकामी पोलिसांना २०१४, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
मदत व्हावी म्हणून पोलीस अधीक्षक , धुळे यांनी सादर केलेला अहवाल 

विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
व परिस्थितीवरून माझी खात्री झालेवरून संपूर्ण धुळे जिल्ह्यातील कायदा 

घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणेसाठी 
पोलिसांना मदत व्हावी म्हणून मी , अण्णासाहेब मिसाळ , जिल्हादंडाधिकारी , 

घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
धुळे मला उपोद्घातात नमूद अ .क्र . २ अन्वये मुंबई पोलीस अधिनियम , 

व साखळी उपोषण चालू असते.हिंदू-मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 
१९५१ चे कलम , ३७ (१), (३ ) नुसार प्राप्त असलेल्या अधिकारांचा वापर 

वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
करून धुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही इसमास खालील कृत्ये करण्यास 

होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
याद्वारे मनाई करीत आहे . 

शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, सटाणा, येवला , चांदवड व 
( अ) सोटे , तलवारी, बंदुका , भाले, सुरे , लाठ्या किंवा शारीरिक 

इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध 
दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही हत्यारे कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ 
पदार्थकिंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 

चे सकाळी ००. ०० ते दिनांक २ डिसेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई 
( क ) दगड अगर अस्त्रे सोडावयाची अगर फेकण्याची हत्यारे , साधने पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३) अन्वये आदेश जारी करण्याची 
इत्यादी तयार करणे , जमा करणे आणि बरोबर नेणे ; 

पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 
( ड ) सार्वजनिक शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, हावभाव वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
करणे अथवा सोंग आणणे ; 

कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त, नाशिक शहर 
( इ) जाहीरपणे घोषणा करणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
( फ) कोणत्याही व्यक्तीची आकृती किंवा प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे ; हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , जितेंद्र काकुस्ते , 
( ग ) सभा घेण्यास , मिरवणुका काढण्यास, पाच किंवा पाचापेक्षा जास्त अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा, १९५१ चे 
____ व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 

कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
( ह) उपविभागीय दंडाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 
परवानगीशिवाय काढण्यात आलेले मोर्चे, रॅली, सभा ; । 

( क) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले , दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या किंवा 
मागील ३७ (१), (३) हा आदेश ज्यांना लाठी अगर तत्सम वस्तू लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
घेतल्याशिवाय चालता येत नाही अशा अपंग इसमांना लागू नाही. तसेच 

कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवागनी 
बरोबर नेणे ; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 

( ड) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 
( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे , 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
लागू नाही. 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३ ) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . 

सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम, आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही , त्याप्रमाणे हे आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी , कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित कार्यकारी दंडाधिकारी 
यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती यांना लागू नाहीत. 

सदरचा आदेश दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१४ चे ००. ०० वाजेपासून ते 
दिनांक २ डिसेंबर २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील. 

सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 
नाशिक , २० नोव्हेंबर २०१४ . 


सकाळी ०० . ०० ते दिनांक ४ जानेवारी २०१५ चे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई 
पोलीस कायदा, १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) अन्वये आदेश जारी करण्याची 
पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण) यांनी विनंती केली आहे . 
___ वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर 
यांची हद्द वगळून ) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी, जितेंद्र काकुस्ते , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक मला मुंबई पोलीस कायदा , १९५१ चे 
कलम ३७ (१) (३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून खालील 
कृत्य करण्यास मनाई करीत आहे . 

(क ) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे , काठ्या किंवा 
लाठ्या किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( ख) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे ; 

( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे ; 

( घ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 
( ड) सार्वजनिकरित्या घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्ये वाजवणे ; 
( च) सभ्यता अगर नीतिविरुध्द असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे, हावभाव करणे , सोंग आणणे आणि तशी चिन्हे, 
फलक लावणे किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे 
अगर त्याचा प्रसार करणे ; 

हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या 
आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक आहे अशा इसमांना 
लागू नाही . 

तसेच मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( ३ ) अन्वये पोलीस निरीक्षक 
यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचापेक्षा जास्त समावेश असलेल्या 
कोणत्याही मंडळीस ( जमावास)किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे. 
___ सदरहू निबंध लग्न कार्य, राष्ट्रीय सण, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे 
बाजार अगर प्रेत यात्रेचे जमावास लागू नाही, त्याप्रमाणे हे आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
तसेच सभा घेणेस , अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित उपविभागीय 
दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती यांना लागू 
नाहीत . 

सदरचा आदेश दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ चे ०० . ०० वाजेपासून ते 
दिनांक ४ जानेवारी २०१४ चे २४ . ०० वाजेपर्यंत संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात 
( पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द सोडून ) अंमलात राहील. 
सदरचा आदेश माझ्या सहीनिशी व शिक्क्यानिशी दिला असे . 

जितेंद्र काकुस्ते , 
नाशिक , २३ डिसेंबर २०१४ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) अन्वये 

क्रमांक कक्ष-१/पीओएल -१/ २०९० / सन २०१४ . - ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष- १४ /३७(१)(३)/ ७१४७/ 
२०१४, दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यातील 
विविध आंदोलने, धार्मिक सण व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था विषयक 
घडामोडींच्या पार्श्वभूमिवर देशात कोठेही जातीय घटना घडल्यास अशा 
घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद 
व साखळी उपोषण चालू असते. हिंदू-मुस्लीम यांच्यात शुल्लक कारणावरून 
वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते . त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव 
शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड , सटाणा, येवला , चांदवड व 
इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत. नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह निर्माण होऊन 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने खबरदारीचा 
उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ग्रामीण जिल्ह्यात दिनांक २० डिसेंबर २०१४ चे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


३३ 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या व्यक्तींना 
शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे आवश्यक आहे. 
(ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्नाच्या मिरवणुका. 
( क) सभा घेणेस, अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित तहसीलदार 
तथा तालुका दंडाधिकारी यांची रितसर परवानगी घेतली आहे अशा व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या हद्दीत 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक १३ 
जानेवारी २०१४ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 

( दुर्वाचनीय), 
अहमदनगर , २६ डिसेंबर २०१४ . 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१), (३ ) अन्वये 

आदेश 
क्रमांक कार्या/ डीसी- ९ -ब- १/ ३९५३ / २०१४. - पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/१०९८२/ २०१४, दिनांक 
२४ डिसेंबर २०१४ चे अवलोकन होणेस विनंती आहे. सदर पत्रानुसार 
अहमदनगर जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात , वीज भारनियमन , 
महागाई, दुष्काळ, चारा प्रश्न संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध संघटनेचे 
कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण , मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम चालू आहेत. अहमदनगर जिल्ह्यात शहरी व ग्रामीण भागामध्ये 
मुस्लिम धर्मियांचा ईद- ए-मिलाद हा सण दिनांक ४ जानेवारी २०१५ 
( चंद्रदर्शनावर अवलंबून एक दिवस मागे, पुढे ) रोजी साजरा होणार आहे. 

वरील पार्श्वभूमिवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही, म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळ सिमेच्या 
हद्दीत दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ रोजीचे ०० . ०० वाजेपासून ते दिनांक 
९ जानेवारी २०१५ रोजीचे २४ . ०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस अधिनियम , 
कलम ३७ ( १), (३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी विनंती केली आहे . 

तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी, अहमदनगर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड सार्वत्रिक 
निवडणूक - २०१५ यांनी पत्र क्रमांक निवडणूक/ कावि -८/ २०१४, दिनांक २२ 
डिसेंबर २०१४ अन्वये कळविले आहे की , कॅन्टोन्मेट बोर्डाची सार्वत्रिक 
निवडणुकीचे मतदान हे दिनांक ११ जानेवारी २०१५ रोजी होणार असलेने 
व त्याकरिता उमेदवारांची प्रचार मोहिम सुरू असलेने सदर क्षेत्रात मुंबई 
पोलीस अधिनियम अंतर्गत ३७ (१)(३) लागू करणेबाबत विनंती केली आहे . 

उपरोक्त परिस्थितीचे अवलोकन करता अशाप्रकारचे आदेश लागू 
करणे आवश्यक असल्याचे माझी खात्री झालेवरून मी , अपर 
जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे 
कलम ३७ (१), ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून 
आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व ठिकाणी, धार्मिक कार्यक्रम वगळता 
कोणाही इसमास खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 

(अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे , तलवारी, भाले, सुरे , बंदुका , दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

(ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे ; 

( क ) कोणत्याही व्यक्तीच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 
करणे ; 

( ड) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे ; 
(इ) जाहीरपणे घोषणा देणे , गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतीमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता धोक्यात 
येईल असे कोणतेही कृत्य करणे , आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव 
करणे किंवा सोंग आणणे, अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर वस्तू तयार 
करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणूक काढणेस, पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती । 
एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे ; 


जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि-६/ शिरपूर व शिंदखेडा ता . स. वाह . संघ/कलम - १०२ ( १)( क)/ 
अं. अ. नो. /२८/ सन २०१५. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल 
१४९३/११६२/ सीआर- ४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१)(क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो 
की , शिरपूर व शिंदखेडा तालुका सहकारी वाहतूक संघ लिमिटेड, शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद 
कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ 
मधील तरतुदीनुसार श्री . एम . एम. चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहे . 
__ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी 
१०. ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत: 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण / बाजू/ समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे . 
धुळे , २ जानेवारी २०१५ . 


(१) अन्वये सदर संस्थेवर श्री . एन. बी . चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, नंदुरबार यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 

तसेच असेही फर्माविण्यात येते की , समापनाचा सदरचा अंतरिम 
आदेश कायम का करण्यात येवू नये ? याबाबत सदर संस्थेचे / आपले 
लेखी स्पष्टीकरण/ खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह दिनांक २९ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होईल अशा रितीने दाखल 
करावे आणि दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी वेळ दुपारी ३ . ०० वाजता 
स्वत: अथवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत निम्नस्वाक्षरीकार यांचे कार्यालयात 
सुनावणीसाठी हजर रहावे . सदर विहित मुदतीत आपले लेखी स्पष्टीकरण / 
खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह प्राप्त न झाल्यास अथवा प्राप्त 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह नसल्यास 
आपणास काही ही लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे 
नाही. असा निष्कर्ष नोंदवून सदरचा संस्था समापनाचा अंतरिम आदेश 
अंतिम करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 
नंदुरबार , २७ नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 
क्रमांक वि -६/नॅ . ले. प्रॉ. सह. कार. लि ./कलम -१०२ (१)( क )/ अं . अ. नों ./ 
२९ / सन २०१५.- मी, रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे मला महाराष्ट्र शासन आदेश क्रमांक सीएसएल- १४९३ / 
११६२ / सीआर -४७/ १५- स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१)(क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो 
की, नॅशनल लेदर प्रॉडक्टस् सहकारी कारखाना लिमिटेड, पिंपरी, तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव 
व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील 
तरतुदीनुसार श्री. ए. पी . यंडाईत , मुख्यलिपिक अधीन जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत 
आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत 
त्यांची लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या 
कार्यालयास सादर करावे व दिनांक ३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी 
१०. ०० वाजता निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत: 
अगर प्राधिकृत इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर 
दाखल केलेले लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू/ समाधानकारक नसल्यास 
अगर पुराव्याखेरीज असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा 
निष्कर्ष काढून सदर संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा 
अंतरिम आदेश कायम करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद 
घ्यावी. 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सूपूर्द करावा . 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे . 

रामेंद्रकुमार जोशी , 
धुळे, १ जानेवारी २०१५. 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , धुळे . 


क्रमांक वि-४/ अं. आ./ जोशाबा ग्राहक भांडार /नंदुरबार/ ८३१२/ सन २०१४. 
- मी , डॉ. सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार 
मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१) मधील तरतुदीनुसार जोशाबा मध्यवर्ती ग्राहक 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , तालुका -जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे 
समापन करणेसाठी समापनाचा अंतरिम आदेश देत आहे. तसेच महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) अन्वये सदर 
संस्थेवर श्री . एम . बी . पावरा, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , नंदुरबार 
यांची ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

तसेच असेही फर्माविण्यात येते की , समापनाचा सदरचा अंतरिम 
आदेश कायम का करण्यात येवू नये ? याबाबत सदर संस्थेचे/ आपले 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह दिनांक २ 
जानेवारी २०१५ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होईल अशा रितीने दाखल 
करावे आणि दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी वेळ दुपारी ३. ०० वाजता 
स्वत: अथवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीमार्फत निम्नस्वाक्षरीकार यांचे कार्यालयात 
सुनावणीसाठी हजर रहावे. सदर विहित मुदतीत आपले लेखी स्पष्टीकरण / 
खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह प्राप्त न झाल्यास अथवा प्राप्त 
लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह नसल्यास 
आपणास काही ही लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे सादर करावयाचे 
नाही. असा निष्कर्ष नोंदवून सदरचा संस्था समापनाचा अंतरिम आदेश 
अंतिम करण्यात येईल. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 

सो . बा. शिंदे, 
नंदुरबार , १ डिसेंबर २०१४. जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


क्रमांक वि -१/ क - १०२/ अं. आ ./ ग्रामो .फेडरेशन/८२९९/ सन २०१४ . - मी , 
डॉ . सो . बा. शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार मला 
प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ (१) मधील तरतुदीनुसार नंदुरबार जिल्हा ग्रामोद्योग 
सहकारी संघांचे जिल्हा फेडरेशन मर्यादित, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा 
नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा अंतरिम आदेश देत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


३५ 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५९१/ सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक जाहीर करतात की , रुद्र रेसिडेन्सी 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे 
नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २०७ / १ /२ प्लॉट नंबर ६१ ते ६६ यांसी क्षेत्र 
१०५१. ३८ चौ. मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि-१/ एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ 
( टीसी)/ ५५९१/ सन २०१४ , दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ असा आहे. 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १० (१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 
नाशिक , ९ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि -१/एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/५५९० / सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक जाहीर करतात की , शांतीकिरण 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिक ही संस्था मौजे 
नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर २३७/ २/२ प्लॉट नंबर १५ ते १६ यांसी क्षेत्र 
४१९ . ३४ चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि - १/ एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/ (टीसी)/ 
५५९० / सन २०१४ , दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम, १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 
नाशिक , ९ डिसेंबर २०१४ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
क्रमांक वि -३/ मध्यं आदेश/ ओ. ग. ता./ ४८३२ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , सन १९६० चे कलम १०२ (१) ( क ) अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये मी , निरज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार असा आदेश देतो की, ओमशांती 
सहकारी गृहतारण संस्था मर्यादित, नंदुरबार , तालुका-जिल्हा नंदुरबार 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि याच अधिनियमातील 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . दि. गु. गायकवाड, 
सहकार अधिकारी, प्रथम श्रेणी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम ८७ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे 
सदर संस्थेच्या संचालक मंडळाने या आदेशाच्या तारखेपासून एक महिन्याच्या 
आत निम्नस्वाक्षरी यांचेकडे हा मध्यंतरीय आदेश कायम का करण्यात येवू 
नये ? याबाबत समर्पक स्पष्टीकरण सादर करावे. तसेच याबाबतीत 
संस्थेच्या संचालक मंडळ, सभासदांना आपले म्हणणे समक्ष मांडणेसाठी 
या कार्यालयात दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी दुपारी ३. ०० वाजता 
नैसर्गिक न्याय तत्त्वावर सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी 
दिवशी हजर राहून संस्थेच्या संचालक मंडळाने व सभासदांनी आपले 
म्हणणे मांडावे. वरील मुदतीत संस्थेकडून काही एक स्पष्टीकरण न 
आल्यास अथवा आपण उक्त नैसर्गिक न्याय तत्त्वावर सुनावणी दिवशी 
कार्यालयात हजर न झाल्यास वा संस्था चालू ठेवणेविषयी कोणतेही लेखी 
म्हणणे सादर न केल्यास सदरहू संस्थेच्या संचालक मंडळाला व संस्थेच्या 
सभासदांना संस्था सुरू ठेवणेविषयी कोणतीही आस्था राहिलेली नाही व 
अवसायनात घेणेबाबत त्यांचे काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरून 
संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्याबाबत अंतिम आदेश देण्यात येईल . 

सदर संस्थेच्या संचालकांनी संस्थेच्या मालमत्तेवर , ज्या वस्तूवर आणि 
दाव्यावर योग्य हक्कांवर संस्थेचा अधिकार असेल किंवा तितकाच अधिकार 
आहे असे आढळून येईल ती मालमत्ता वस्तू व तिचे मालकी हक्कासंबंधी 
दस्त किंवा संस्थेच्या संबंधातील पुस्तके , कागदपत्रे व इतर दस्तऐवज 
यांचा ताबा नियंत्रण यांची व्यवस्था उपनिर्दिष्ट अवसायक यांच्याकडे 
तात्काळ स्वाधीन करावे. 
___ हा आदेश दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी 
दिला असे. 

निरज चौधरी, 
नंदुरबार, २८ नोव्हेंबर २०१४. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


क्रमांक वि-१/एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ५५८७/ सन २०१४ . 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक जाहीर करतात की , स्पेस ओरियन 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , नाशिकरोड ही संस्था मौजे 
देवळाली, तालुका-जिल्हा नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ११६- ब+ क + ड + / 
११७- ई- ब यांसी क्षेत्र १११२८ . ५६ चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० नियम १९६१ च्या २४ च्या कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि -१ / एनएसके / 
एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/५५८७/ सन २०१४ , दिनांक २८ नोव्हेंबर २०१४ 
असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम, १० ( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी 
संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 

गोपाळ मावळे, 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , 
नाशिक , २८ नोव्हेंबर २०१४ . 

तालुका नाशिक . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके/ एसएनआर/एचएसजी/(टीसी)/ ५२०९ / सन २०१४ . 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सिन्नर जाहीर करतात की , अक्षय 
अपार्टमेंट को - ऑप . हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सिन्नर , जिल्हा नाशिक 
ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक वि - १/ 
एनएसके / एसएनआर / एचएसजी/(टीसी)/ ५२०९ / सन २०१४ , दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०१४ असा आहे . 

तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था नियम , १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागिदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 

रतिलाल एस. अहरे , 
नाशिक , १५ नोव्हेंबर २०१४ . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सिन्नर . 


. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि-५/ वसुली/ धुवनंजिपनोससंसफे / क. १५६ / अधि./४४५४ / सन २०१४ . - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे 
मला शासन निर्णय क्रमांक सीएसएल- १४९३ / ११६२/ सीआर -४७/१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त झालेल्या विधिशक्तींचा वापर करून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ मधील तरतुदींनुसार या आदेशात नमूद केलेल्या अधिकार क्षेत्रातील धुळे व नंदुरबार 
जिल्हा पगारदार नोकरांच्या पतपेढ्यांचे सहकारी फेडरेशन मर्यादित , धुळे , तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचे कार्यकारी संचालक यांना सदर संस्थेचे 
कर्जदार सभासदांकडील येणे रकमा , मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून वसुली करण्याबाबतचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १५६ च्या तरतुदींमधील निबंधकांचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून प्रदान करीत आहे. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम २ ( एच ) व ( जे) मधील व्याख्येनुसार अनुक्रमे 
वसुली अधिकारी व विक्री अधिकारी म्हणून समजण्यात येतील. 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०७ चे पोट-नियम ( ४),(५),(६),(७), ( ९), ( १०),(११ ) 
( अपसेट प्राईस कायम करण्याची तरतूद वगळून), (१२),( १३ ),(१५ ),( १७),(१८),( २० ) व ( २३ ) यामधील तरतुदींनुसार मालमत्ता जप्त करणे व विक्री 
करणेबाबतची कार्यपध्दती अनुसरून कार्यवाही करणेस सक्षम राहतील . 

सदरचे अधिकार प्रदान केलेले अधिकारी हे दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ किंवा सदर पदावर कार्यरत राहतील. यापैकी जो कालावधी कमी असेल 
त्या कालावधीपर्यंत प्रदान केलेले अधिकार वापर करणेस सक्षम राहतील. 
अ . क्र . कर्मचाऱ्याचे नाव 

अधिकार क्षेत्र 


३ 


१ 


श्री . व्ही . एम. पाटील 

विशेष वसुली व विक्री अधिकारी धुळे जिल्ह्यापुरते 
अटी : १ . उक्त संस्थेचे थकबाकीदार / कर्जदार सभासदांविरुध्द प्राप्त कलम १०१( १)/९८ अन्वये वसुली दाखले यांची महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 

१९६१ चा नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार तंतोतंत अंमलबजावणी करून वसूल केलेली सरचार्ज रक्कम शासकीय कोषागारात तात्काळ भरणा 

करून अहवाल सादर करावा. 
२. उपरोक्त नमूद विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांनी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी यांचे कामकाजाबाबतचे प्रशिक्षण घेऊन त्याचे 

प्रमाणपत्र या कार्यालयास सादर करावे . 


३. सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांचेकडील निर्णय संकीर्ण-४/ प्र .क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली 

अधिकाऱ्यांना शासकीय राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
४ . उपरोक्त अधिकार देण्यात आलेला अधिकारी सेवानिवृत्त झाल्यास अथवा सेवेत असल्याचे बंद झाल्यास, प्रदान केलेले अधिकार आपोआप 

संपुष्टात येतील. याबाबत तंतोतंत अंमलबजावणीची जबाबदारी संस्थेचे विशेष वसुली व विक्री अधिकारी व संचालक मंडळ यांची राहील . 


५. प्रदान केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार काढून घेण्यात येतील . 


६. जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करणेची जबाबदारी विशेष वसुली व विक्री अधिकारी 

यांची व्यक्तिश : राहील . 


७ . सदर संस्थेच्या सदर वसुली व विक्री अधिकारी यांनी मागील कालावधीतील भरणा करावयाचा बाकी असलेला व चालू वसुलीचा सरचार्ज 

शासकीय कोषागारात न भरल्यास, त्याबाबत लेखा परिक्षणामध्ये मुद्दा उपस्थित झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळ व विशेष वसुली 

व विक्री अधिकारी हे वैयक्तिक व संयुक्तरित्या जबाबदार राहतील . 
८ . वसूल सरचार्ज रक्कम शासकीय तिजोरीत तात्काळ जमा करून मासिक अहवाल सादर करावा. 
सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 

रामेंद्रकुमार जोशी, 
धुळे, १ डिसेंबर २०१४. 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, धुळे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
पहा : (१) श्री . एस. बी. पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
१८२४ / २०१४ , दिनांक १० डिसेंबर २०१४ चे व त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते १७ डिसेंबर 
२०१४ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त ), जिल्हा न्यायालय , धुळे यांनीदिलेले दिनांक १० डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्री. पवार यांचे खाती ४९ दिवस अर्जित रजा 

शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ /२०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ६५८८/ सन २०१४.- श्री . एस . बी. पवार, ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १४ डिसेंबर २०१४ ( रविवार) या सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १३ डिसेंबर 
२०१४ रोजीचे लोकअदालत झाल्यानंतरपासून ते दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१४ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . बी . पवार यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस. बी . पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी. एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 
सांभाळावा व तसेच त्याचे प्रात: कालीन न्यायालय , क्रमांक ३ चा अतिरक्त 
कार्यभार श्री . व्ही . जी . चव्हाण , न्यायाधीश प्रात: कालीन न्यायालय , 
क्रमांक २ यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . पवार , ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ११ डिसेंबर २०१४. 


होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त), जिल्हा न्यायालय , धुळे यांनी दिलेले दिनांक २३ डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्री . पवार यांचे खाती ४६ दिवस अर्जित रजा 

शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / ६६२० / सन २०१४ .- श्री . एस. बी. पवार , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ पावेतोच्या रजेस 
जोडून दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ डिसेंबर २०१४ (रविवार ) या 
सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. बी . पवार यांना ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री. एस . बी . पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 
सांभाळावा व तसेच त्याचे प्रात : कालीन न्यायालय , क्रमांक ३ चा 
अतिरक्त कार्यभार श्री . व्ही. जी. चव्हाण, न्यायाधीश प्रात : कालीन न्यायालय, 
क्रमांक २ यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . पवार , ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , २३ डिसेंबर २०१४. 


पहा : (१) श्री . डी. एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे पत्र 

क्रमांक ११९७/ २०१४ , दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ चे व त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते २४ डिसेंबर 
२०१४ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर 
होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त) , जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक २२ डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्री . घुमरे यांचे खाती ८४ दिवस परिवर्तित रजा 

शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 

दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 


पहा : (१) श्री . एस. बी. पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
१९१२/ २०१४, दिनांक २३ डिसेंबर २०१४ चे व त्यासोबत सादर 
केलेला दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते २० डिसेंबर २०१४ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मंजूर 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. डी . एस. घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २९ डिसेंबर २०१४. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ ६८९३/ सन २०१४ . - श्री . डी . एस . घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक २४ 
डिसेंबर २०१४ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस . घुमरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
__ श्री . डी . एस. घुमरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . के . ओ. बागी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी सांभाळला होता . 

श्री . डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांनी रजेवरून 
परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २९ डिसेंबर २०१४. 


पहा : ( १) श्री. डी . एस . घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे पत्र 

क्रमांक १२०८ / २०१४ , दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ चे व त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते २ जानेवारी 
२०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक २९ डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्री . घुमरे यांचे खाती १६७ दिवस अर्जित रजा 

शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२ / ६८९४/ सन २०१४. - श्री . डी . एस . घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक 
२ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१४ ( ४ था शनिवार ) व दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ ( रविवार ) 
या सुट्टीस जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. घुमरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री. डी. एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . के . . बागी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत 
आहे. 


पहा : ( १) श्री . आर . आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पत्र क्रमांक ६८८९/ २०१४ , दिनांक 
३० डिसेंबर २०१४ चे व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक 
२९ डिसेंबर २०१४ रोजीची १ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर 
होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्री. कदम यांचे खाती ३८५ दिवस रजा शिल्लक 

असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २ ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी - १/ ६९३४/ सन २०१४. - श्री . आर . आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २९ डिसेंबर 
२०१४ रोजीची एक दिवसाची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 
- रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर. कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एच. काळे , जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश 
यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला होता . 

श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. आर. कदम, जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 

भालचंद्र दौ, कापडणीस , 
धुळे, ३१ डिसेंबर २०१४. 
धुळ, ३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३) कलम 
१०२ अन्वये. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने/ वि -३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४०७/ सन २०१४. - मी , 
दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये श्री स्वामी 
समर्थ स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, नेवासा, तालुका नेवासा , 
जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ जीएनएलए/ ( ओ)/ 
९६०/ सन २००४ , दिनांक २५ मार्च २००४ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने / वि -३ /कलम १०२ / अंतरिम 
आदेश/ सन २०१४ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे . 
__ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री. एम. ए. महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी-१, नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नेवासा , १९ डिसेबर २०१४. 


अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये नेवासा तालुका 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, नेवासा, तालुका नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ जीएनएलए/( ओ)/ ९५७/ 
सन २००२, दिनांक २४ जून २००२ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा या 
कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/ वि -३/ कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश/ सन २०१४, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . एम . ए. महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी- १, नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३ ) कलम 


१०२ अन्वये . 


अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने /वि -३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४१४/ सन २०१४.- मी , 
दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये महाराष्ट्र 
संगणक सहकारी संस्था मर्यादित, नेवासा खु., तालुका नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ जीएनएलए/( ओ)/ ९५६ / 
सन २००१, दिनांक ८ जून २००१ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा या 
कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/ वि - ३/ कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश / सन २०१४ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . एम. ए. महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी- १, नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३) कलम 
१०२ अन्वये . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने /वि - ३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४३४ / सन २०१४ . - मी , 
दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये माऊली 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , वाटापूर , तालुका नेवासा , जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ जीएनएलए/( ओ)/९५९ / 
सन २००३, दिनांक २१ जानेवारी २००३ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने /वि - ३/कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश/ सन २०१४ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . एम . ए. महिरे, सहकार अधिकारी श्रेणी- १ , नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३ ) कलम 
१०२ अन्वये. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने/वि -३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४३५/ सन २०१४ . - मी , 
दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये श्री संत 
ज्ञानेश्वर माऊली स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित, नेवासा , तालुका 
नेवासा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ जीएनएलए / 
( ओ)/९६१ / सन २००४ , दिनांक २६ मार्च २००४ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/ वि - ३/कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश / सन २०१४, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३) कलम 
१०२ अन्वये . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने / वि -३/ कलम १०२ / अंतिम आदेश/ २४२१/ सन २०१४ .- मी , 
दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा , जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


श्री . एम . ए. महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ , नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३) कलम 
१०२ अन्वये . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने/वि -३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४४२/ सन २०१४.- मी , 
दिलीप तिजोरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये कामधेनू महिला 
बालविकास औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , नेवासा खु., तालुका 
नेवासा, जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनओ/पीआरडी / 
( आय)/ २७५४ / सन २००४ , दिनांक २३ सप्टेंबर २००४ या संस्थेचे समापन 
करणेबाबतचा या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/ वि -३ / 
कलम १०२ / अंतरिम आदेश/ सन २०१४ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा 
कायम करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री. एम. ए. महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी-१, नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 
__ सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३ ) कलम 
१०२ अन्वये. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने / वि-३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४५१ / सन २०१४. - मी , 
दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये मुळा पाणी 
पुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित, सौदाळा, तालुका नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ आरएसआर( एलएफटी) / 
( ओ)/९५५/ सन १९८६, दिनांक २८ ऑगस्ट १९८६ या संस्थेचे समापन 
करणेबाबतचा या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने / वि - ३/ कलम 
१०२/ अंतरिम आदेश/ सन २०१४, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम 
करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ (१ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . जी . ए. विखे, सहायक सहकार अधिकारी, नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३ ) कलम 
१०२ अन्वये . 

___ अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने/ वि -३/ कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४४५/ सन २०१४. - मी , 
दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा , जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये श्रीकृष्ण विट 
उत्पादक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , नेवासा , तालुका नेवासा , 
जिल्हा अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर / एनएसए/ जीएनएल/( ओ)/ 
१०१८/ सन ९७, दिनांक ४ जुलै १९९७ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने/ वि - ३/ कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश / सन २०१४ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे . 
___ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ ( १) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री . एम . ए . महिरे , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ , नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३ ) कलम 
१०२ अन्वये. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने/ वि -३ / कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४५८ / सन २०१४. 
मी , दिलीप तिजोरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये श्रीराम पाणी 
पुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित , रामडोह , तालुका नेवासा , जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एनएसए/ आरएसआर/ (एलएफटी)/ 
९६० / सन १९८७, दिनांक २४ फेब्रुवारी १९८७ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने /वि - ३/कलम १०२/ अंतरिम 
आदेश/ सन २०१४ , दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पाहण्यासाठी 
श्री. जी . ए. विखे, सहायक सहकार अधिकारी, नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे ( सुधारणा २०१३ ) कलम 
१०२ अन्वये. 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिने/ वि-३/कलम १०२/ अंतिम आदेश/ २४७४ / सन २०१४ .- मी , 
दिलीप तिजोरे, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


४१ 


अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार या आदेशान्वये श्री विठ्ठल 
पाणी पुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित, सुरेगाव , तालुका नेवासा, जिल्हा 
अहमदनगर नोंदणी क्रमांक एएनआर / एनएसए/ आरएसआर/( एलएफटी)/ 
९५२/ सन १९८५, दिनांक ३० एप्रिल १९८५ या संस्थेचे समापन करणेबाबतचा 
या कार्यालयाचा अंतरिम आदेश क्रमांक सनिने / वि -३ /कलम १०२ / अंतरिम 
आदेश / सन २०१४, दिनांक २० ऑक्टोबर २०१४ चा कायम करीत आहे . 
__ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) 
मधील तरतुदीनुसार सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज पहाण्यासाठी 
श्री . जी . ए. विखे, सहायक सहकार अधिकारी , नेवासा यांची विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नेमणूक करीत आहे. 
__ सदरचा आदेश आज दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

दिलीप तिजोरे , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
नेवासा, १९ डिसेंबर २०१४ . 

नेवासा, जिल्हा अहमदनगर. 


श्री . रा . वि . जगताप, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा न्यायिक कार्यभार श्री . 
एस. एस . देशपांडे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . बी. डी . कदम , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . रा. वि . जगताप , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ डिसेंबर २०१४ . 


जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति. सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११३ / २०१४. - श्रीमती एस. एस. तोडकर , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ३ डिसेंबर २०१४ रोजीची 
१ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एस. तोडकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. एस . तोडकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. एस. अराध्ये, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती एस. एस . तोडकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १६ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११८/ २०१४. - श्री. र. सु. क्षीरसागर, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते 
दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. र . सु. क्षीरसागर यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अकोले यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . र . सु. क्षीरसागर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री. र. सु . क्षीरसागर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/११७ / २०१४ . - श्री . रा . वि. जगताप, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते 
दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . रा. वि. जगताप यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२२/२०१४. - श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१४ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . आर . हंगरगेकर यांना ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती व्ही . आर . हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


श्रीमती व्ही. आर. हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१४. 


तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२८ / २०१४ . - श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ ते 
दिनांक ८ जानेवारी २०१५ रोजीची १० दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
। रजेवरून परत आल्यावर श्री . जे. आर. मुलाणी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . जे. आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अकोले 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . र . सु . क्षीरसागर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अकोले 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री. जे . आर. मुलाणी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अकोले यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१४३ / २०१४. - श्री . एन. डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ व 
३० डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. डी . खोसे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एन. डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एस. एस. जगताप, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 
___ श्री . एन. डी . खोसे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४२/ २०१४. - श्री . एस. एस . जगताप , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२६ डिसेंबर २०१४ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस. जगताप यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७ डिसेंबर २०१४ रोजीपर्यंत श्री . एन. डी. खोसे , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २८ डिसेंबर 
२०१४ रोजीपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . आर. व्ही . ताम्हाणेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस . एस . जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१४४/ २०१४ . - सौ . व्ही . ए. राऊत , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१४ रोजीची १ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर सौ . व्ही. ए. राऊत यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

सौ . व्ही . ए. राऊत, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. टी . भालेराव, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आला होता. 
___ सौ . व्ही . ए. राऊत , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- ४ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २४ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


४३ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४८/ २०१४ . - श्री . ए . व्ही. कुलकर्णी, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ डिसेंबर २०१४ ते २१ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए. पी . दिवाण , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . ए. व्ही . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २६ डिसेंबर २०१४ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. एन . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . एन. एन. पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एम . व्ही . फडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री. एन . एन . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २२ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१६९ / २०१४. - श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते २० 
डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकालीन 
न्यायालयानंतर ते दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. यु. महादार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १७ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४९ / २०१४. - श्रीमती आर. जे. पाटील, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
३० डिसेंबर २०१४ ते ३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ डिसेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे. पाटील यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. जे. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . एस. तोडकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. जे. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , २६ डिसेंबर २०१४ . 


मा 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१६०/ २०१४ . - श्री . एन. एन. पाटील, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते २४ 
डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७१/ २०१४ . - श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक २२ डिसेंबर 
२०१४ ते २४ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एम . भगत यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


श्री . एस. एम. भगत, जिल्हा न्यायाधीश- १ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा न्यायीक 
कार्यभार श्री . एन. के . चव्हाण , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . जी . एन . 
बनसोडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व सहा . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एम. भगत, जिल्हा न्यायाधीश -१ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते जिल्हा न्यायाधीश- १ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १७ डिसेंबर २०१४. 


पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . ए. एन . चौरे, तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . सावंत -वाघुले, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत 
येत आहे . 
___ श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १८ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७३ / २०१४. - श्री. ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १८ 
डिसेंबर २०१४ ते २६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ९ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १७ डिसेंबर २०१४ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री. ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. व्ही. सावंत- वाघुले ,तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत 
येत आहे . 

श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १७४ / २०१४. - श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक ३० 
डिसेंबर २०१४ व ३१ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्रीमती एस. के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . सावंत - वाघुले, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत 
येत आहे . 
___ श्रीमती एस . के . केवले , जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१७३ / २०१४. - श्री . ए. एन. चौरे, तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १८ 
डिसेंबर २०१४ ते २६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ९ दिवसांची मंजूर 
करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करणेत येत आहे . व त्याऐवजी 
दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजी ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजीची 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन. चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७६/ २०१४ . - श्री . एच. एम. देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक १९ 
डिसेंबर २०१४ रोजीची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच. एम . देशपांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 
___ श्री . एच. एम . देशपांडे, यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


४५ 


श्री . एच. एम. देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश - ५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१४ . 


श्री. एम . एच. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव, 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १९ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७८ / २०१४. - श्री . आर . ए. गायकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक २२ 
डिसेंबर २०१४ ते २६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ५ दिवसाची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०१४ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. ए. गायकवाड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . आर . ए. गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा 
न्यायीक कार्यभार श्री. एन. के. चव्हाण, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . 
व्ही . ए. पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे 
ठेवणेत येत आहे . 
__ श्री. आर. ए. गायकवाड , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, २० डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१८० / २०१४ . - श्री . एम . एच. शेख, सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ ते ३ 
जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 

वेळेनंतर ते दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
___ मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम. एच. शेख यांना सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव, जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एम. एच. शेख, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. व्ही . ताम्हाणेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 

श्री . एम . एच. शेख, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 
अहमदनगर, ३१ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१८० / २०१४ . - श्री . एम . एच. शेख, सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण, अहमदनगर यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते 
२६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ५ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . एच. शेख यांना सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव, जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एम. एच. शेख , सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ 
डिसेंबर २०१४ रोजीपर्यंत श्री . एन . आर. प्रधान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ रोजीपासून ते दिनांक 
२९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . आर . व्ही . ताम्हाणेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १८१/ २०१४ . - श्रीमती व्ही . बी . पारगावकर, दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ ते १ 
जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
____ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी. पारगावकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती व्ही . बी. पारगावकर , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . बी. जी . धर्माधिकारी , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 
___ श्रीमती व्ही. बी . पारगावकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ३१ डिसेंबर २०१४. 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८२/ २०१४. - श्री . व्ही . ए. पाटील, दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ११ डिसेंबर २०१४ 
रोजीची एक दिवसाची मंजूर करणेत आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द 
करण्यात येत आहे. 
अहमदनगर , १५ डिसेंबर २०१४ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के . शहा यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहाता यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. के. शहा , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
व्ही . जी . खुळपे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहाता 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती के . के . शहा, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर , ३० डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १८४/२०१४. - श्रीमती ए. आर. नागोरी , ८ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ डिसेंबर २०१४ ते १७ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . आर. नागोरी यांना ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम. डी . ननवरे , ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती ए . आर. नागोरी, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते 
तर ते ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १८ डिसेंबर २०१४. 


__ क्रमांक कार्यव्य / रजा / १९२ / २०१४ . - श्री. बी. डी . कदम, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते 
२४ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण ३ दिवसाची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी. डी. कदम यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. बी . डी . कदम, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. व्ही. पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री. बी . डी . कदम , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर , १८ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१८६/ २०१४. - श्रीमती व्ही. जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ व 
१६ डिसेंबर २०१४ रोजीची एकूण २ दिवसाची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही. जे. कोरे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती व्ही . जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . डी . सैदाणे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे ठेवणेत येत आहे. 
___ श्रीमती व्ही . जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २६ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १९४/२०१४. - श्री. ए. ए . पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ ते २६ डिसेंबर 
२०१४ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत 
आहे. तसेच दिनांक २० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. ए. पंचभाई यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . ए. ए. पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८७/ २०१४. - श्रीमती के . के . शहा , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहाता यांची दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ ते । 
१ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


४७ 


श्री . एस. व्ही . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक २० डिसेंबर २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एम . व्ही . फडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे व दिनांक २६ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री. एन. एन . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
यांचेकडे ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ए. ए. पंचभाई , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 

अ. ज . ख्वाजा , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर , २० डिसेंबर २०१४. 

अहमदनगर . 


क्रमांक वि -४ / क .१०२( २)/ आ / श्रीपीकेअपाजबँकपत/ ८७७७/ सन २०१४ . 
मी , डॉ . सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार 
मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २ ) मधील तरतुदींनुसार श्री . पी . के . अण्णा पाटील 
जनता सहकारी बँक कर्मचाऱ्यांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित, नंदुरबार , 
तालुका-जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा अंतरिम 
आदेश जा. क्रमांक वि -४अं. आ./ श्री . पी . के. अ. पा. ज.ब. पत / सन २०१४ , दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २०१४ हा कायम करण्यात येत आहे. तसेच सदर अंतरीम 
आदेशान्वयेनियुक्त ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) यांना आदेशित करण्यात 
येते की , सदर संस्थेचे समापन सदर संस्थेचे उपविधी , महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
यामधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 

सो . बा . शिंदे, 
नंदुरबार , ३१ डिसेंबर २०१४. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक वि - १/ क . १०२( २)/ आ / तापी प . महिलाऔद्यो. संस्था/८७८० / सन 
२०१४. - मी, डॉ . सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , 
नंदुरबार मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) मधील तरतुदींनुसार तापी परिसर 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , उमराण , तालुका नवापूर , 
जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा अंतरिम 
आदेश जा . क्रमांक वि -१/ अंतरीम आदेश/ तापी प. महिला औद्यो. संस्था/ सन 
२०१४, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ हा कायम करण्यात येत आहे. तसेच 
सदर अंतरीम आदेशान्वये नियुक्त ऋणपरिशोधक ( अवसायक) यांना आदेशित 
करण्यात येते की , सदर संस्थेचे समापन सदर संस्थेचे उपविधी, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ यामधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 
नंदुरबार , ३१ डिसेंबर २०१४. 


उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 
क्रमांक उनिन/वि - २/ मध्यं ./ स्वयं बे/ अपंग क/ ३६८१/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १)( क ) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका, अहमदनगर अपंग कल्याण आणि पुनर्वसन 
सहकारी संस्था मर्यादित , डब्ल्यू ४७, एमआयडीसी , नागापूर , अहमदनगर 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि 
कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ओ . ओ . 
शेख, सहकार अधिकारी, श्रेणी- २ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे 
असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक वि - ३/ क. १०२(२)/ आ / इंदिरामामोवाससं / ८७८५/ सन २०१४ . 
मी , डॉ . सो . बा. शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार 
मला प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०२ ( २) मधील तरतुदीनुसार इंदिरा मालमोटार वाहतूक 
सहकारी संस्था मर्यादित, नंदुरबार या संस्थेचे समापन करणेसाठी समापनाचा 
अंतरिम आदेश जा. क्रमांक वि -३ / क . १०२/ अंतरीम आदेश/ इंदिरा मामावाससं / 
सन २०१४ , दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१४ हा कायम करण्यात येत आहे. 
तसेच सदर अंतरीम आदेशान्वये नियुक्त ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) 
यांना आदेशित करण्यात येते की , सदर संस्थेचे समापन सदर संस्थेचे 
उपविधी, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ यामधील तरतुदीनुसार विहित मुदतीत पूर्ण करण्यात 
यावे. 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 
नंदुरबार , ३१ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन/वि - २/ मध्यं ./ स्वयं. बे/ नगर ता. ले. प./ ३६८२/ सन २०१४ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही. निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नगर तालुका, अहमदनगर नगर तालुका 
लेखा परिक्षक सहकारी संस्था मर्यादित , मार्केट यार्डमागे, महात्मा फुले 
चौक , अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय 
आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या 
कार्यालयाचे श्री . अ. अ. शेख , सहकार अधिकारी, श्रेणी-२ यांची सदरहू 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे 
संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक । 
महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक । 
त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 


१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


येईल. 


अहमदनगर, ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन/ वि - २/ मध्यं ./ स्वयं. बे/ अ. नगर यु ./ ३६८३/ सन २०१४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)( क ) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, एस . व्ही . निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नगर तालुका, अहमदनगर अहमदनगर 
युवक स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , भिस्तबाग, सावेडी 
पंचवटी कॉलनी , अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता 
मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील 
तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री. ओ. ओ. शेख , सहकार अधिकारी , 
श्रेणी- २ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी 
स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे . 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा . सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक उनिन/ वि - २/ मध्यं./ स्वयं बे/ मा . तं. से . / ३६८५/ सन २०१४. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका माहिती तंत्रज्ञान सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, ३०२, निर्मल चेंबर , लालटाकी, अहमदनगर या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम 
१०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ओ. ओ. शेख , सहकार 
अधिकारी , श्रेणी -२ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी 
अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन/ वि -२/मध्यं./ स्वयं बे/ अपंग क/ ३६८४/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही. निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नगर तालुका योगदान स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , २४९, नालेगाव , कुंभार गल्ली, अहमदनगर या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील 
कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ओ. ओ. शेख , 
सहकार अधिकारी , श्रेणी -२ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे 
असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 


क्रमांक उनिन/ वि -२ / मध्यं. / स्वयं .बे/ श्री . समर्थ/३६८६/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)(क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही. निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका श्री समर्थ संगणकीय सेवा पुरविणारी 
सहकारी संस्था मर्यादित, सारसनगर , मार्केट यार्ड , रु .नं. ४, अहमदनगर 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि 
कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ओ . ओ . 
शेख, सहकार अधिकारी, श्रेणी- २ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे 
असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 
___ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


४९ 


क्रमांक उनिन/वि - २/ मध्यं. /स्वयं. बे / श्री साई/ ३६८७/ सन २०१४. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १)( क ) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, एस. व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका श्री साई संगणकीय सेवा देणारी सहकारी 
संस्था मर्यादित , सावेडी रोड , अहमदनगर या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम 
१०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ओ. ओ. शेख , सहकार 
अधिकारी , श्रेणी-२ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी 
अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . अ. अ. शेख , 
सहकार अधिकारी, श्रेणी- २ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे 
असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 
__ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा . सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 


येईल . 


अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन / वि -२/ मध्यं ./ स्वयं .बे/ जनाबाई / ३६८८/ सन २०१४ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)(क ) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका जनाबाई महिला स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, पार्वती निवास , दुमाटे वाडा , आमन पाटील रोड, माळीवाडा , 
अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे । 
श्री. अ. अ. शेख, सहकार अधिकारी , श्रेणी-२ यांची सदरहू संस्थेवर 
विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात 
आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल. 
अहमदनगर, ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन/ वि - २/ मध्यं./ स्वयं. बे / श्री . स्वा . स. / ३६९०/ सन २०१४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नगर तालुका श्री स्वामी समर्थ महिला 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , घ . नं . २४ , नरहरीनगर, 
सायंतारा हॉटेलसमोर , गुलमोहर रोड, अहमदनगर या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम 
१०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . अ. अ. शेख , सहकार 
अधिकारी, श्रेणी-२ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी 
अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे . 
___ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा . सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल. 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक उनिन/ वि -२/ मध्यं./ स्वयं . बे/ श्री विनायक/ ३६९१/ सन २०१४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१ )( क ) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नगर तालुका श्री विनायक महिला स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, घ. नं. ६०१ - अ, ब्राम्हण गल्ली, भिंगार, 
अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे 
श्री . ओ. . शेख , सहकार अधिकारी, श्रेणी-२ यांची सदरहू संस्थेवर 
विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . या आदेशाचे संदर्भात 
आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 


क्रमांक उनिन / वि - २ / मध्यं ./ स्वयं .बे/ गुप्तेश्वर / ३६८९ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका गुप्तेश्वर स्वयंरोजगार सहकारी संस्था 
मर्यादित, मु . पो . वडगाव गुप्ता , तालुका -जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल. 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल. 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


८ 


क्रमांक उनिन/ वि - २ / मध्यं ./ स्वयं. बे/ वैष्णव/ ३६९३/ सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका वैष्णव स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित, ११९ - अ, आनंद कॉम्प्लेक्स , मार्केट यार्डमागे, सारसनगर , 
अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे 
श्री. ए. व्ही . भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर 
विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात 
आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल. 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक उनिन / वि - २/ मध्यं./ स्वयं. बे/ आरोग्यसेवा/ ३६९२/ सन २०१४. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१ )( क ) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नगर तालुका आरोग्यसेवा सहकारी संस्था 
मर्यादित , जखणगाव, तालुका -जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम 
१०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . अ. अ. शेख , सहकार 
अधिकारी , श्रेणी- २ यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी 
अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 
___ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 


येईल. 


अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन / वि -२/ मध्यं / स्वयं. बे/ स्वयं .बे/ नवजीवन /३६९२/ सन २०१४. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)( क ) 
मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . 
निकम , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नगर तालुका नवजीवन ग्रामीण 
वैद्यकीय आरोग्यसेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मुक्काम पोस्ट पिंपळगाववाघा , 
तालुका-जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय 
आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या 
कार्यालयाचे श्री . अ. अ. शेख , सहकार अधिकारी , श्रेणी-२ यांची सदरहू 
संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . या आदेशाचे 
संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक । 
महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक । 
त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 
__ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 


क्रमांक उनिन / वि -२/ मध्यं ./ स्वयं .बे/ नगर रिक्षा/३६९४ / सन २०१४ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क ) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . व्ही . निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नगर तालुका नगर रिक्षा चालक मालक 
सहकारी संस्था मर्यादित, गाळा नं . १९ , सर्जेपुरा रंगभुवन, अहमदनगर 
या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि 
कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ए. व्ही . 
भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . या आदेशाचे संदर्भात आपले 
काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 
___ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 


येईल . 


अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


५१ 


क्रमांक उनिन/ वि -२/ मध्यं . / स्वयं. बे/ जयमाताजी/ ३६९५/ सन २०१४. - 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १)( क ) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, एस . व्ही . निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नगर तालुका जय माताजी स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , सि . स. नं . ७३९७/ अ , अहमदनगर या 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि 
कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ए . व्ही . 
भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . या आदेशाचे संदर्भात आपले 
काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर, ४ डिसेंबर २०१४ . 


चौक , सावेडी, अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय 
आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या 
कार्यालयाचे श्री. ए. व्ही. भोईबार, सहायक सहकार अधिकारी यांची 
सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . या 
आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी 
स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 
___ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 


येईल. 


अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक उनिन/ वि - २/ मध्यं./ स्वयं. बे/ शंकर भारती/ ३६९६/ सन २०१४ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)( क ) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, एस. व्ही . निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नगर तालुका शंकर भारती स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मु . सोनेवाडी, पो . मेहेकरी, तालुका 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय 
आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या 
कार्यालयाचे श्री . ए. व्ही . भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची 
सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या 
आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या 
दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी 
स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे . 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन/ वि -२/ मध्यं ./ स्वयं. बे/चिरंजीवी/ ३६९८/ सन २०१४.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका चिरंजीवी स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , १२८ , नवीन प्रेमदान हाडको, सावेडी , अहमदनगर या 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि 
कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ए. व्ही . 
भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले 
काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 
__ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा . सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक उनिन/ वि -२/ मध्यं ./ स्वयं. बे/ वैणवी/ ३६९९ / सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)(क ) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नगर तालुका वैणवी सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, मु . पो. शेंडी , तालुका-जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि 
कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ए. व्ही . 
भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले 
काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 


क्रमांक उनिन/ वि -२/ मध्यं. / स्वयं बे/ माजी सैनिक / ३६९७/ सन २०१४ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)( क ) मधील 
तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी, एस. व्ही . निकम , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नगर तालुका माजी सैनिक स्वयंरोजगार 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , गाळा नं . १७, विनायक अपार्टमेंट , प्रेमदान 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल. 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४. 


क्रमांक उनिन/वि -२/ मध्यं / स्वयं बे/ संघर्ष / ३७०० / सन २०१४ . - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)(क ) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस . व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका संघर्ष सॅनेटरी मटेरियल सप्लायर्स अॅन्ड 
सर्व्हिसेस सहकारी संस्था मर्यादित , सिध्दार्थनगर , तालुका -जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत 
आहे आणि कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे 
श्री . ए. व्ही . भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर 
विसर्जन अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात 
आपले काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१.०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे . सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित । 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात 
येईल. 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन/ वि - २ / मध्यं. / स्वयं. बे/ यशवंतराव चव्हाण/ ३७०२/ सन २०१४. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)( क ) 
मधील तरतुदीनुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . 
निकम , उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नगर तालुका यशवंतराव चव्हाण 
स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, मातोश्री हाउसिंग सोसायटी , 
दत्तमंदिराजवळ , शिवनेरी चौक , स्टेशन रोड , अहमदनगर या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील 
कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ए . व्ही . भोईबार , 
सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे 
असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास 
लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा दोन्ही 
स्वरूपी खुलासा सादर करावा . सदर दिवशी आपण अनुपस्थित राहिल्यास 
अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा खुलासा 
असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येईल . 
अहमदनगर , ४ डिसेंबर २०१४ . 


क्रमांक उनिन / वि -२/मध्यं./स्वयं. बे/भारत / ३७०१ / सन २०१४ .- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)(क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नगर तालुका भारत औद्योगिक संकुल सहकारी संस्था 
मर्यादित , प्लॉट ई-१ , एम. आय. डी. सी. , अहमदनगर या संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि कायद्यातील कलम 
१०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ए. व्ही . भोईबार , सहायक 
सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन अधिकारी म्हणून 
नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले काही म्हणणे असल्यास 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत या कार्यालयास लेखी 
अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावे. 

तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१. ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 


क्रमांक उनिन/ वि - २/ मध्यं ./ स्वयं. बे/ नवोदय/ ३७०३/ सन २०१४. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील तरतुदीनुसार 
मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , एस. व्ही . निकम , उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नगर तालुका नवोदय बहुउद्देशीय सेवा व उद्योग स्वयंरोजगार 
सहकारी संस्था मर्यादित , ७५७, माळगल्ली , भिंगार , अहमदनगर या 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्याकरिता मध्यंतरीय आदेश देत आहे आणि 
कायद्यातील कलम १०३ मधील तरतुदीप्रमाणे या कार्यालयाचे श्री . ए. व्ही . 
भोईबार , सहायक सहकार अधिकारी यांची सदरहू संस्थेवर विसर्जन 
अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. या आदेशाचे संदर्भात आपले 
काही म्हणणे असल्यास या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या 
आत या कार्यालयास लेखी अथवा तोंडी स्वरूपात आवश्यक त्या कागदपत्रांसह 
सादर करावे. 
__ तसेच नैसर्गिक न्याय तत्त्वास अनुसरून याबाबत आपले म्हणणे ऐकून 
घेणेसाठी या कार्यालयात दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ठिक 
१ . ०० वाजता सुनावणी ठेवण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी प्रसंगी 
आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहून आपला लेखी/ तोंडी अथवा 
दोन्ही स्वरूपी खुलासा सादर करावा. सदर दिवशी आपण अनुपस्थित 
राहिल्यास अथवा दिलेल्या मुदतीत खुलासा प्राप्त न झाल्यास किंवा 
खुलासा असमाधानकारक वाटल्यास मध्यंतरीय आदेश कायम करण्यात येईल . 

एस. व्ही. निकम , 
अहमदनगर, ४ डिसेंबर २०१४ . 

उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


५३ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहाकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक वि - ६ / धुजिवामास / कलम - १०२ ( १ )( क )/ अं . अ. नों ./ ७०७/ सन 
२०१५. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३/११६२/सीआर- ४७/ 
१५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
( १)(क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की, धुळेजिल्हा वाहन 
मालक सहकारी संस्था मर्यादित , धुळे, तालुका धुळे, जिल्हा धुळे या 
संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार 
गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . एच . 
डी . देवरे, सहायक सहकार अधिकारी अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी । 
संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे । 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी १० . ३० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू/ समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू, दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे . 
धुळे , १५ जानेवारी २०१५. 


फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण /बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी ११ . ०० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू/ समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे. 
धुळे , १४ जानेवारी २०१५ . 

२३६ 
क्रमांक वि -६/ कानु. माल. वाह./कलम- १०२ (१ )( क)/ अं . अ. नों ./ ७११ / सन 
२०१५. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/ ११६२/ सीआर- ४७/ 
१५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)(क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , कानुश्री मालवाहतूक 
सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे या संस्थेचा 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री. एस. एन. सोनवणे , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


क्रमांक वि -६/ धुजिपोसग्राभां/ कलम - १०२ (१)( क)/ अं. अ. नों ./ ७२० / सन 
२०१५. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३ / ११६२/ सीआर -४७/ 
१५- स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ 
( १)( क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , धुळे जिल्हा पोलीस 
सहकारी ग्राहक भांडार मर्यादित, धुळे , तालुका धुळे, जिल्हा धुळे या 
संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार 
गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . एच . 
डी . देवरे , सहायक सहकार अधिकारी अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) । 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण / बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी ११ . ३० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू/ समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे. 
धुळे , १५ जानेवारी २०१५ . 


तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी ११. ०० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखीम्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू/ समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 

हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे . 
धुळे , १५ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक वि -६/ जशेसपा ./ कलम- १०२ (१)( क)/ अं. अ. नो./ ७१०/ सन २०१५ . 
- मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , धूळे मला 
शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३ / ११६२/ सीआर - ४७/ १५- स , दिनांक 
७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (१)( क) मधील तरतुदीनुसार 
अंतरिम आदेश देतो की, जवाहर शेतकरी सहकारी पार्टीकल बोर्ड मर्यादित , 
नरव्हाळ , तालुका धुळे, जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये 
नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम 
१०३ मधील तरतुदींनुसार श्री. एस. एन. सोनवणे, सहकार अधिकारी 
(द्वितीय श्रेणी) अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे यांची 
संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी १० . ०० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/स्पष्टीकरण/ बाजू/ समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज । 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू, दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १५ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे. 
धुळे , १५ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक वि -६ / धुजिऔससमं / कलम -१०२ (१)( क )/ अं. अ. नों ./ ७१५ / सन 
२०१५. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२/ सीआर-४७/ 
१५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
(१)(क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , धुळे जिल्हा औद्योगिक 
सहकारी मंडळ मर्यादित , धुळे , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे या संस्थेचा 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री. एस. एन. सोनवणे , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( २ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे / स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी १०. ०० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू/ समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 


क्रमांक वि -६/ महा. माल.वाह. /कलम - १०२ (१)( क ) / अं. अ. नों ./ ७०९ / सन 
२०१५. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२/ सीआर- ४७/ 
१५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)(क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , महावीर मालवाहतूक 
सहकारी संस्था मर्यादित, धुळे , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे या संस्थेचा 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . एस. एन. सोनवणे , 
सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन तालुका उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 


तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मार्च १२ - १८, २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 


५५ 


हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे . 
धुळे, १४ जानेवारी २०१५. 


फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी १० . ०० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण / बाजू / समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी. 
__ तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 
___ हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे. 
धुळे , १४ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक वि -६/ पखाजिनिवतास/ कलम -१०२ (१)( क)/ अं. अ. नों./ ७१८ / सन 
२०१५.- मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/११६२/ सीआर - ४७/ 
१५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
( १)( क) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , पश्चिम खान्देश 
जिल्हा निरा व ताडगुळ सहकारी संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका धुळे , 
जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / 
कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार 
श्री . एस. एन . सोनवणे, सहकार अधिकारी (द्वितीय श्रेणी) अधीन तालुका 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था, धुळे यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक 
करीत आहे . 
___ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी ११. ०० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत : अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे. यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण / बाजू / समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही, असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार/ कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखेयांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा . 

हा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे . 
धुळे , १४ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक वि - ६/ धुजिकृऔससं/ कलम - १०२ (१)( क )/ अं . अ. नों ./ ७१२/ सन 
२०१५. - मी , रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल -१४९३/ ११६२/ सीआर- ४७/ 
१५- स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
(१)(क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , धुळे जिल्हा कृषी 
औद्योगिक सहकारी संघ मर्यादित , धुळे , तालुका-जिल्हा धुळे या संस्थेचा 
उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / कारभार गुंडाळण्यात 
येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . एस. एस. पाटील , 
सहायक निबंधक अधीन जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे यांची 
संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे . 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 
फर्माविण्यात येते की , या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिना मुदतीचे 
आत सदर अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत त्यांचे 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/ बाजू आवश्यक त्या पुराव्यासह या कार्यालयास 
सादर करावे व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सकाळी १० . ०० वाजता 
निम्नस्वाक्षरीकार यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी स्वत: अगर प्राधिकृत 
इसमामार्फत उपस्थित रहावे . यात कसूर झाल्यास अगर दाखल केलेले 
लेखी म्हणणे/ स्पष्टीकरण/बाजू/ समाधानकारक नसल्यास अगर पुराव्याखेरीज 
असल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही , असा निष्कर्ष काढून सदर 
संस्थेचा व्यवहार / कारभार बंद करणे यासंबंधीचा अंतरिम आदेश कायम 
करणारा अंतिम आदेश देण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

तसेच असाही आदेश देतो की , सदर संस्थेचे अधिकारी व कर्मचारी 
यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / 
अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद अवसायक यांचेकडे सुपूर्द करावा. 

हा आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजी दिला आहे . 

रामेंद्रकुमार जोशी, 
धुळे, १४ जानेवारी २०१५. 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे . 


क्रमांक वि -६ / जकिमउसमासंदो/ कलम- १०२ (१)( क )/ अं. अ. नों ./ ७१४/ 
सन २०१५ . - मी, रामेंद्रकुमार जोशी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
धुळे मला शासन आदेश क्रमांक सीएसएल - १४९३/ ११६२/ सीआर- ४७/ 
१५- स, दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अनुसार प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा 
वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ 
(१ )( क ) मधील तरतुदीनुसार अंतरिम आदेश देतो की , जयकिसान मका 
उत्पादक सहकारी मार्केटिंग संघ मर्यादित , दोंडाईचा , तालुका शिंदखेडा , 
जिल्हा धुळे या संस्थेचा उपरोक्त परिच्छेदामध्ये नमूद कारणास्तव व्यवहार / 
कारभार गुंडाळण्यात येत आहे आणि कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार 
श्री . एस. एस . साळी, सहकार अधिकारी (प्रथम श्रेणी) अधीन सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, शिंदखेडा , जिल्हा धुळे यांची संस्थेचे अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहे. 

तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ (२ ) 
मधील तरतुदीनुसार उक्त संस्थेस आणि सदर संस्थेच्या सर्व धनकोस 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मार्च १२ - १८ , २०१५ / फाल्गुन २१ - २७, शके १९३६ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पाथर्डी, तालुका पाथर्डी, जिल्हा 
___ अंतरिम आदेश 

अहमदनगर असा आदेश देतो की , नोंदणी क्रमांक एएनआर / पाथर्डी/ 

एचएसजी/ ओएच/ ७८४/ सन १९८६, दिनांक ७ एप्रिल १९८६ ने नोंदविलेल्या 
क्रमांक आस्था/ अंआ/ भा . ल . सु. का . पत ./ ३४०० / १४१/ २०१५. - मी , संत वामनभाऊ गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , पाथर्डी, तालुका पाथर्डी, 
मं . ब . पावरा , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शहादा, जिल्हा जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा कारभार महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम अधिनियम , १९६० ( सुधारणा २०१३) चे कलम १०२ (१ ) क ( २) मधील 
१०२, पोट - कलम (१)( क ) चे कलम नंबर ( एक )( चार ) मधील तरतुदीनुसार तरतुदींनुसार गुंडाळण्यात येत आहे . 
भाग्यलक्ष्मी सुतगिरणी कामगारांची सहकारी पतपेढी मर्यादित, कमलनगर , 

तसेच सदर संस्थेचे कामकाज करणेसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
उंटावद - होळ , तालुका शहादा , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेचे समापन 

अधिनियम , १९६० ( सुधारणा २०१३) कलम १०३ ( १) अन्वये श्री . बी. के . 
करणेसाठी समापनाचा अंतरिम आदेश देत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी 

शिवरकर , सहकार अधिकारी श्रेणी- १ अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१ ) अन्वये सदर संस्थेवर 
ऋणपरिशोधक ( अवसायक ) म्हणून श्री . एम . ए. खवळे, सहायक सहकार 

संस्था , पाथर्डी यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून वाचावे क्रमांक ३ 
अधिकारी अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा, तालुका 

अन्वये नियुक्ती करण्यात आली होती. तथापि प्रशासकीय कारणास्तव 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा २०१३) कलम १०३ 
शहादा , जिल्हा नंदुरबार यांची नेमणूक करीत आहे. 

( १)(४ ) अन्वये श्री . पी . वाय. पडागळे , सहायक निरीक्षक अधीन 
तसेच असेही फर्माविण्यात येते की , समापनाचा सदरचा अंतरिम दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑप. हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड , 
आदेश कायम का करण्यात येऊ नये ? याबाबत सदर संस्थेचे/ आपले शाखा अहमदनगर यांची या संस्थेचे अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 
लेखी स्पष्टीकरण/ खुलासा/ म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह दिनांक 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ जानेवारी 
२२ जानेवारी २०१५ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत प्राप्त होईल अशा रितीने 

२०१५ रोजी दिला आहे. 
दाखल करावे आणि दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी दुपारी ३. ०० 
वाजता स्वत: अथवा प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तींमार्फत निम्न स्वाक्षरीकार 

बी. एस. जाधव , 
यांचे कार्यालयात सुनावणीसाठी हजर राहावे. सदर विहित मुदतीत 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
आपले लेखी स्पष्टीकरण/ खुलासा/ म्हणणे आवश्यक त्या पुराव्यासह प्राप्त पाथर्डी, १२ जानेवारी २०१५ . 

पाथर्डी, जिल्हा अहमदनगर . 
न झाल्यास अथवा प्राप्त लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/म्हणणे आवश्यक 

१८४ 
त्या पुराव्यासह नसल्यास आपणास काही लेखी स्पष्टीकरण / खुलासा/ ___ क्रमांक सनिरा/ वि -२ /शितलगृह / पुन . / आदेश/१८४१ / २०१४ . - शितल 
म्हणणे सादर करावयाचे नाही असा निष्कर्ष नोंदवून सदरचा संस्था सहकारी गृहनिर्माण ( गाळेधारकांची) संस्था मर्यादित, राहुरी बु.|I, तालुका 
समापनाचा अंतरिम आदेश अंतिम करण्यात येईल . 

राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या अवसायनातील संस्थेचा पुनर्रचनेसाठी 
सदरचा आदेश आज दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही 

प्रसिद्ध केलेला दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१४ रोजीचा मसुदा आदेश कायम 

करीत आहे. मसुदा आदेशात नमूद अटी व शर्तीस अधीन राहून शितल 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेनिशी दिला असे . 

सहकारी गृहनिर्माण (गाळेधारकांची) संस्था मर्यादित , राहुरी बु. |I, तालुका 
मं . ब. पावरा, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था पुनर्जिवीत झाली आहे असे समजण्यात 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , यावे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / एसएचजी/(टीओ)/ ४७६ / 
शहादा , २४ डिसेंबर २०१४ . 

शहादा , जिल्हा नंदुरबार . सन १९९० , दिनांक ३० मार्च १९९० कायम आहे. सदर शर्ती व अटी 

खालीलप्रमाणे. 
वाचावे. - ( १ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र (१) शितल सहकारी गृहनिर्माण (गाळेधारकांची) संस्था मर्यादित , 
राज्य, पुणे यांचेकडील क्रमांक ल . ले. / तपासणी पतसंस्था/ 

राहुरी बु.।।, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा प्रस्तुत 
लिक्वीडेशन/ २००५, दिनांक ४ मार्च २००५ चे पत्र . 

आदेश अंमलात आलेपासून कायदा, कानु, उपविधीनुसार कामकाज करावे 
( २) या कार्यालयाचे क्रमांक सनिपा/प्र- १/कलम १०२/ संतवामनभाऊ / व संस्थेच्या उद्देशानुसार कामकाज करावे. 
गृहनिर्माण/ सन २०१४ , दिनांक ६ ऑगस्ट २०१४ ची कारणे 

(२) उक्त मसुदा आदेशात नमूद केलेनुसार हंगामी संचालक मंडळाची 
दाखवा नोटीस . 

मुदत एक वर्षाकरिता राहील . हा आदेश अंमलात आल्याच्या तारखेपासून 
( ३) या कार्यालयाचे क्रमांक सनिपा/ प्र- १ / संतवामनभाऊ / गृह/ मध्यं / एक महिन्याचे आत पुनर्जिवीत झालेल्या संस्थेचे पूर्वीचे संचालक मंडळाचे 

आदेश/ २०१४, दिनांक १ डिसेंबर २०१४ चा मध्यंतरीय सदस्यांची हंगामी संचालक मंडळाची प्रथम सर्वसाधारण सभा घेण्यात यावी. 
आदेश . 

(३) पुनरुज्जीवन झालेल्या संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
( ४) दि महा. स्टेट को - ऑफ हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन १९६० व नियम १९६१ मधील तरतुदींनुसार व संस्थेचे उपविधीतील 

लिमिटेड , शाखा अहमदनगर यांचेकडील क्रमांक १०८६, तरतुदीनुसार ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार व यापुढे वेळोवेळी होतील त्या 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१४ रोजीचे पत्र . 

दुरुस्तीनुसार दैनंदिन कामकाज करावे. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा २०१३) चे कलम सदरचा आदेश आज दिनांक १ डिसेंबर २०१४ रोजी माझ्या सही 
१०२ व १०३ अन्वये अंतिम आदेश . 

शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे . 
क्रमांक सनिपा/ प्र - १ / संतवामनभाऊ / गृह / अंतिम आदेश/ ६९ / २०१४. 

सर्जेराव कांदळकर , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सुधारणा २०१३) चे कलम 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
१०२ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , बी . एस. जाधव , राहुरी, १ डिसेंबर २०१४. 

राहुरी, जिल्हा अहमदनगर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


